Reg . No. NPCITY/ 236/ 2015-17 


सत्यमेव जयते 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र 

असाधारण 
प्राधिकृत प्रकाशन 


वर्ष १ , अंक २८( ३ ) ] बुधवार , सप्टेंबर ९ , २०१५/ भाद्रपद १८ , शके १९३७ [ पृष्ठे ४६, किंमत : रुपये १८ .०० 

स्वतंत्र संकलन म्हणून फाईल करण्यासाठी प्रत्येक विभागाच्या पुरवणीला वेगळे पृष्ठ क्रमांक दिले आहेत . 


भाग एक - अ - नागपूर विभागीय पुरवणी 


( भाग ४- ब मध्ये प्रसिद्ध करण्यात आलेले आहेत त्यांव्यतिरिक्त ) केवळ नागपूर विभागाशी संबंधित असलेले महाराष्ट्र जिल्हा परिषदा 
व पंचायत समित्या , ग्रामपंचायती , नगरपालिका बरो ,जिल्हा नगरपालिका , प्राथमिक शिक्षण व स्थानिक निधी 

लेखापरिक्षा अधिनियम या अन्वये काढण्यात आलेले आदेश व अधिसूचना. 


भाग १ - अ ( असा.), ( ना . वि . पु ), म . शा . रा ., अ . क्र . १२८ . 


जिल्हाधिकारी , यांजकडून 


राज्य निवडणूक आयुक्त , महाराष्ट्र यांचेकडील आदेश क्रमांक मनप- २००४/ प्र . क्र . ३४ / का -०६ , दिनांक १७- ९ - २००४ अन्वये प्रदान केलेल्या 
अधिकारांचा वापर करून महाराष्ट्र नगर परिषदा , नगर पंचायती व औद्योगिक नगरी अधिनियम , १९६५ ( १९६५ चा महा . ४० वा ) ( यात यापुढे सदर 
" उक्त अधिनियम ” म्हणून संबोधित केलेला) चे कलम १० पोटकलम ( १ ) खाली गोंदिया जिल्ह्याचेजिल्हाधिकारी निम्नोक्त आदेशाच्या अनुसूचित 
दर्शविल्याप्रमाणे आमगाव नगर पंचायत जितक्या प्रभागामध्ये विभागण्यात येईल , त्या प्रभागांची संख्या व त्यांची व्याप्ती निश्चित करण्याचे आणि ज्या 
प्रभागांमध्ये अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती आणि नागरिकांच्या मागासवर्गासाठी जागा राखून ठेवण्यात येतील ते प्रभाग आणि त्याचप्रमाणे 
स्त्रियांसाठी ( अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती आणि नागरिकांच्या मागासवर्गाच्या स्त्रियांसह ) जागा राखून ठेवण्यात येतील . ते प्रभाग दर्शविणारा 
क्रमांक एमयुएन १९ ( ३ )-सिआर- ५१ - २०१५ , दिनांक १२ ऑगस्ट , २०१५ च्या आदेशाचा प्रारुप मसुदा महाराष्ट्र नगर परिषदा, नगर पंचायती व 
औद्योगिक नगरी अधिनियम , १९६५ ( १९६५ चा महा . ४० वा ) च्या कलम १० , पोट - कलम ( १ ) च्या परंतुकामध्ये निश्चित केलेल्या पध्दतीप्रमाणे उक्त 
नगर पंचायत क्षेत्रातील रहिवाशांना माहितीसाठी प्रसिध्द करण्यात आला होता . त्यास अनुसरून आलेल्या हरकतींचा सर्वंकष विचार करुन मी , 
जिल्हाधिकारी, गोंदिया उक्त अधिनियमाच्या कलम १० , पोट - कलम ( १ ) अन्वये प्रदान केलेल्या अधिकाराचा वापर करून निम्नोक्त आदेश देत आहे. 


आदेश 


क्रमांक जिकागो- नपाप्र - कावि ४९४ - २०१५ . 


ज्याअर्थी, महाराष्ट्र नगर परिषदा , नगर पंचायती व औद्योगिक नगरी अधिनियम , १९६५ ( १९६५ चा महा. ४० वा ) च्या कलम १० , पोट - कलम 
( २) अन्वये आयुक्त तथा प्रादेशिक संचालक , नगरपालिका प्रशासन , नागपूर विभाग, नागपूर यांचे पत्र क्रमांक एम. यु. एन . १९ (३)-सीआर ५१ - २०१५ , 
दिनांक ८ -९ - २०१५ च्या आदेशान्वये त्यांनी आमगाव नगर पंचायतीच्या बाबतीत खाली दर्शविल्याप्रमाणे निवडावयाच्या सभासदांची संख्या, अनुसूचित 
जाती , अनुसूचित जमाती व नागरिकांचा मागासवर्ग यांच्यासाठी राखून ठेवावयाच्या जागा व स्त्रियांसाठी ( अनुसूचित जाती , अनुसूचित जमाती व 
नागरिकांच्या मागासवर्गाच्या स्त्रियांसाठी राखून ठेवावयाच्या जागा धरुन ) ठेवावयाच्या जागा निश्चित केलेल्या आहेत . 
( १ ) निवडावयाच्या सदस्यांची एकूण संख्या - 

. १७ 


ना .- एक- अ -१ (१६३५ ) 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग एक - अ नागपूर विभागीय पुरवणी, सप्टेंबर ९ , २०१५ / भाद्रपद १८ , शके १९३७ 


( २ ) अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती व नागरिकांचा मागासवर्ग 

यांच्यासाठी राखून ठेवावयाच्या जागांची संख्या . 
( अ) अनुसूचित जाती 
( ब) अनुसूचित जमाती 

( क ) नागरिकांचा मागासवर्ग 
( ३ ) स्त्रियांसाठी ( अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती व नागरिकांच्या 

मागासवर्गीय यांच्यासाठी राखून ठेवावयाच्या जागा धरुन ) 
( ४ ) उपरोक्त ( ३ ) पैकी वरील क्रमांक २ ( अ), ( ब) व ( क ) येथील जागांमध्ये 

अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती व नागरिकांच्या मागासवर्गीय स्त्रियांसाठी 
राखून ठेवावयाच्या जागांची संख्या खालीलप्रमाणे राहील . 
( अ) अनुसूचित जाती 
( ब ) अनुसूचित जमाती 

( क) नागरिकांचा मागासवर्गीय प्रवर्ग 
( ५) स्त्रियांसाठी सर्वसाधारण जागा म्हणून राखून ठेवावयाच्या जागांची . . 

संख्या अ. क्र . (३) समोरील नमूद केलेल्या जागा वजा अ . क्र . (४ ) 

समोरील नमूद केलेल्या जागा . 

२ . त्याअर्थी आता राज्य निवडणक आयक्त महाराष्ट्र राज्य यांचेकडील आदेश क्र . मनप - २००४ / प्र . क्र . 3४ / का -०६, कि 
व महाराष्ट्र नगर परिषदा , नगर पंचायती व औद्योगिक नगरी अधिनियम , १९६५ चे कलम १० , पोट - कलम (१ ) अन्वये प्राप्त झालेल्या प्राधिकाराचा 
वापर करून मी , जिल्हाधिकारी, गोंदिया याद्वारे उक्त नगर पंचायत क्षेत्र जितक्या भागात विभागण्यात येईल त्या प्रभागांची संख्या व त्यांची व्याप्ती या 
आदेशाच्या अनुसूचीमध्ये दर्शविल्याप्रमाणे निश्चित करीत असून ज्या प्रभागांमध्ये अनुसूचित जाती , अनुसूचित जमाती व नागरिकांचा मागासवर्ग 
यांच्यासाठी व स्त्रियांसाठी ( अनुसूचित जाती , अनुसूचित जमाती व नागरिकांच्या मागासवर्गातील स्त्रियांसह ) जागा राखून ठेवण्यात येतील ते प्रभाग 
निर्दिष्ट करीत आहे . 
३. या आदेशाच्या तारखेच्या निकटनंतरच्या पुढील सार्वत्रिक निवडणुकीच्या प्रयोजनार्थ हा आदेश अंमलात येईल. 

अनुसूची 


प्रभागाची व्याप्ती 


प्रभाग प्रभागाचे नाव , 
क्रमांक असल्यास 


जागा राखीव असल्यास, 
कोणासाठी जसे, अनु. जाती / 
अनु . जमाती/ नागरिकांच्या मागास 
वर्गासाठी व स्त्रियांसाठी ( अनु . 
जाती/ अनु . जमाती/ नागरिकांच्या 
मागासवर्ग स्त्रियांसाठी धरून ) 


C 


( ४ ) 


उत्तर - संजय हेमणे ते भोजराज मस्करे पर्यंत . 


सर्वसाधारण ( महिला ) 


पूर्व - 


गोकूल कोकोडे ते देवेन्द्र राणे यांचे घर . 


दक्षिण - देवेन्द्र राणे ते खंडेलवाल किराणा स्टोर्स . 


पश्चिम - खंडेलवाल किराणा स्टोर्स ते जगदीश मेश्राम ते संजय हेमणे चे घरापर्यंत . 


२ 


. . 


उत्तर - हिरालाल काळसर्पे ते जनाबाई सोनवाने . 


नागरीकांचा मागास प्रवर्ग 

( महिला ) 


पूर्व - 


जनाबाई सोनवाने ते शशीकुमार असाठी . 


दक्षिण — शशीकुमार असाठी ते दिलीप हजारे . 


पश्चिम — दिलीप हजारे ते अग्रवाल धर्मकाटा व सिताराम घारपिंडे चे घरापर्यंत . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग एक - अ नागपूर विभागीय पुरवणी , सप्टेंबर ९ , २०१५ / भाद्रपद १८ , शके १९३७ 


अनुसूची - चालू 


( ३ ) 


सर्वसाधारण 


४ 


. . 


नागरीकांचा मागास प्रवर्ग 

( महिला ) 


उत्तर - मुन्नालाल शेंद्रे ते शांताबाई लिल्हारे. 
पूर्व - हरीचंद्र कोहरे ते शांताबाई लिल्हारे . 
दक्षिण - शांताबाई लिल्हारे ते हेमराज मंडलवार ते रामप्रसाद बसोने ते मोहन नागपूरे ते 

टेकचंद बरैया ते प्रदीप नागपूरे ते दुर्गा सहारे 
पश्चिम - दुर्गा सहारे ते मुन्नालाल शेंद्रे 
उत्तर - कांताबाई निखारे ते मॉ भगवती राईस मिल 
पूर्व - मॉ भगवती राईस मिल ते श्मशान बैठक शेड 
दक्षिण — श्मशान बैठक शेड ते पांडूरंग टेकाम ते गिताबाई फुडे 
पश्चिम – गिताबाई फुडे ते कांताबाई निखारे 
उत्तर - गणेश रामटेके ते श्रीराम कारंजेकर 
पूर्व - श्रीराम कारंजेकर ते शिशुकलाबाई शिवणकर 
दक्षिण — शिशुकलाबाई शिवणकर ते जमील पठाण 
पश्चिम - जमील पठाण ते गणेश रामटेके 
उत्तर - बंसीधर अग्रवाल ते नत्थू येटरे 
पूर्व - नत्थू येटरे ते रमेश मेश्राम 
दक्षिण — रमेश मेश्राम ते अंजी दोनोडे 


अनुसूचित जाती ( महिला) 


सर्वसाधारण ( महिला ) 


७ 


. . 


सर्वसाधारण 


पश्चिम - अंजली दोनोडे ते बंसीधर अग्रवाल 
उत्तर - दिनेश ढेकवार ते कालीमंदीर मुख्यद्वार 
पूर्व - कालीमंदीर मुख्यद्वार ते रूखमाबाई कांबळे 
दक्षिण — रुख्माबाई कांबळे ते रामकृष्ण खेतगरे ते देवानंद जगधने ते राजेंद्र गुप्ता 
पश्चिम राजेंद्र गुप्ता ते दिनेश ढेकवार 
उत्तर - युवराज बिसेन दुकान चाळ ते महेंद्र चोरडीया जैन यांचे दुकान 


८ 


. . 


सर्वसाधारण (महिला ) 


पूर्व - 


महेंद्र चोरडीया जैन ते डॉ . रवी शेंडे पर्यंत 


दक्षिण - डॉ . रवी शेंडे ते बालाजी अग्रवाल 
पश्चिम – बालाजी अग्रवाल ते युवराज बिसेन दुकान चाळ 
उत्तर - नैवेद्यम हॉटेल ते हिरामणजी येटरे 
पूर्व – हिरामणजी येटरे ते किशोर आगडे ते भरतराम चुटे ते खेमराज राऊत 


नागरीकांचा मागास प्रवर्ग 

( महिला ) 


दक्षिण – खेमराज राऊत ते लालाभाई त्रिपाठी 


१० 


. . 


सर्वसाधारण ( महिला ) 


पश्चिम – लालाभाई त्रिपाठी ते नैवद्यम हॉटेल 
उत्तर - मनोहर सोनी ते गजानन बैकुंठी पर्यंत 
पूर्व - गजानन बैकुंठी ते जागेश्वर रक्षा ते सुनील शेंडे 
दक्षिण – सुनिल शेंडे ते अरविंद मानकर ते सुभाष आकरे ते जवाहर पारवे 
पश्चिम – जवाहर पारवे ते मनोहर सोनी 


४ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग एक - अ नागपूर विभागीय पुरवणी , सप्टेंबर ९, २०१५/ भाद्रपद १८ , शके १९३७ 


११ 


. . 


सर्वसाधारण 


१२ 


. . 


सर्वसाधारण ( महिला ) 


अनुसूची - चालू 

(३ ) 
उत्तर - दिपक फुडे ते फारुख शेख ते भरत आत्माराम माहुरे 
पूर्व - आत्माराम माहुरे ते रजनलाल असाठी 
दक्षिण — रजनलाल असाठी ते प्रकाश बोहरे ते जि . प. प्रा . शाळा 
पश्चिम – जि . प . प्रा . शाळा ते दिपक फुडे 
उत्तर - विद्या निकेतन प्राथमिक शाळा ते उमाबाई असाठी ते सदाशिव डेकाटे ते भरत 

किराणा स्टोर्स 
पूर्व - भरत किराणा स्टोर्स ते असाटी धर्मशाळा ते बबलू पाथोडे ते धनराज शिवणकर 
दक्षिण – धनराज शिवणकर ते रामभाऊ शेंडे ते गणेश गिरी ते नामदेव कठाणे 
पश्चिम – नामदेव कठाणे ते गणेश गिरी ते विद्यानिकेतन प्राथमिक शाळा 
उत्तर - जसवंता बारापात्रे ते सुमित्रा माहुरे ते रशीद शेख 
पूर्व - रशीद शेख ते शफिक शाह ते राजकुमार शर्मा ते रुपचंद असाठी 
दक्षिण — रुपचंद असाठी ते अनिल शर्मा 
पश्चिम — अनिल शर्मा ते अशोक ठाकरे ते जसवंता बारापात्रे 
उत्तर - वंदना वंजारी ते नहराचा बाजूचा पादचारी रस्त्यापर्यंत 
पूर्व - नहराच्या पादचारी रस्त्यापासून संजय जगणे 
दक्षिण - संजय जगणे ते शंकर अग्रवाल 
पश्चिम – शंकर अग्रवाल ते श्यामबिहारी गोस्वामी ते शेख जमील ते वंदना वंजारी 


१३ 


. . 


नागरीकांचा मागास प्रवर्ग 


१४ 


. . 


अनुसूचित जमाती 


१५ 


. . 


उत्तर - उपेन्द्र गौतम ते उमेश भोंडे ते लालचंद समरीत 


सर्वसाधारण 


पूर्व - 


लालचंद समरीत ते अंजना तरोने ते यादवजी मेश्राम 


१६ 


. . 


दक्षिण - यादवजी मेश्राम ते संघमित्रा प्रा . शाळा ते मयाराम मेश्राम 
पश्चिम मयाराम मेश्राम ते अंगणवाडी किचन शेड ते विष्णु असाठी ते उपेंद्र गौतम 
उत्तर - चैतराम दुधबरई ते पन्नालाल रामटेके 
पूर्व - पन्नालाल रामटेके ते आनंद शेंडे ते सुरेश फुले ते मुलचंद शेंडे ते पुस्तकला 

वंजारी 


अनुसूचित जाती 


दक्षिण — पुस्तकला वंजारी ते भिमराव रामटेके ते इंद्रराज बहेकार 


नागरीकांचा मागास प्रवर्ग 


पश्चिम - इंद्रराज बहेकार ते चैतराम दुधबरई 
१७ . . उत्तर - शर्मा मेडीकल ते रानीबाई कटकवार ते राजानंद वासनीक ते पोलिस स्टेशन 

क्वार्टर ते महारवाडेच्या घरापर्यंत 
पूर्व - महारवाडेचे घरापासून ते नामदेव कठाणे ते वसंत मेश्राम व डॉ . वृषल सोनूने 
दक्षिण - डॉ . वृषल सोनुने ते भुमेश्वरी धार्मिक ते सिताराम बोहरे ते बबलू येटरे ते 

आंबेडकर चौकातील कृषी विभागाची सागवानवाडी 
पश्चिम - आंबेडकर चौकातील कृषी विभागाची सागवानवाडी ते प्रताप मेडीकल ते शर्मा 

मेडीकल. 
गोंदिया : 
दिनांक ९ सप्टेंबर , २०१५. 


डॉ . विजय सुर्यवंशी , 
जिल्हाधिकारी , गोंदिया . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग एक - अ नागपूर विभागीय पुरवणी , सप्टेंबर ९ , २०१५/ भाद्रपद १८ , शके १९३७ 


ITT 9 - 31 ( 374 .) ( 71. f . ), H . STI. 7., 37. 55 . 978 . 

BY COLLECTOR 
In exercise of the powers conferred on me by the Order No. MNP - 2004 -CR - 34 - W -6 , dated 17th 
September 2004 , of the State Election Commissioner ,Maharashtra , the draft order fixing the number of 
seats to be elected and the extent of the wards into which the said Nagar Panchayat area of the Nagar 
Panchayat to be divided and wards to be reserved for Scheduled Castes , Scheduled Tribes , Backward 
Class of Citizens and Women (including women belonging to the Scheduled Castes , the Scheduled Tribes , 
and the Backward Class of Citizens) as the case may be, as shown in the Schedule to the Draft Order , 
Bearing No. MUN 19 ( 3 ) CR -51 - 2015 , dated 12 - 8 - 2015 was published as required by the proviso to sub 
section ( 1) of Section 10 of the Maharashtra Municipal Councils , Nagar Panchayats and Industrial Town 
ships Act , 1965 for the information of the residents of the Amgaon Nagar Panchayat, after carefully 
considering the objection received byme in respect of the said draft order , I, Collector of Gondia District 
in exercise of the powers conferred on me by sub - section ( 1) of Section 10 of the said Act, hereby make 
the following order namely : 

ORDER 
No . Collr . Gon -MUN -WS -494 - 2015 . 

Whereas , the Commissioner and Regional Director of Municipal Administration , Nagpur Division , 
Nagpur by his Order No . MUN -Desk - 19 ( 3)-CR - 51 - 2015 , dated 8 - 9 - 2015 issued under sub -section (2) of 
Section 10 of the Maharashtra Municipal Councils , Nagar Panchayats and Industrial Townships Act, 
1965 (Mah . XL of 1965 ) has fixed for the Amgaon Nagar Panchayat the number of Councillors to be 
elected and the number of seats to be reserved for the Scheduled Castes , Scheduled Tribes , Backward 
Class of Citizens and Women (including the number of seats to be reserved for women belonging to the 
Scheduled Castes , the Scheduled Tribes and the Backward Class of Citizens), as shown below : 
( 1 ) The number of Councillors to be elected . 

17 
(2 ) The number of seats to be reserved . 

( a ) for the Scheduled Castes . 
(b ) for the Scheduled Tribes . 

(c ) for the Backward Class of Citizens. 
( 3) The total number of seats to be reserved for Women (including . . 

the number of seats to be reserved for Women belonging to 
the Scheduled Castes , Scheduled Tribes and the Backward 

Class of Citizens). 
(4 ) Out of seats at Serial Number (3 ), the number of seats reserved 

for Women belonging to the Scheduled Castes , the Scheduled 
Tribes and Backward Class of Citizens from amongst the seats 
reserved for the Scheduled Castes , Scheduled Tribes and Backward 
Class of the Citizens as shown in item at Serial Number 2 (a ), (b ) 
and (c ), respectively , are as under : 
(a ) for the Scheduled Castes 
(b ) for the Scheduled Tribes 

(c ) for the Backward Class of Citizens 
(5 ) Number of seats reserved for Women as General Category 

[number of seats at Serial Number ( 3 ) minus number of seats 
at Serial No. (4 )] 


08 


2 . Now , therefore , in exercise of the powers conferred on me, by Order No . MNP - 2004 - CR - 34 - W - 06 , 
Dated 17th September 2004 of State Election Commissioner , Maharashtra , read with sub - section ( 1) of 
Section 10 of the Maharashtra Municipal Councils , Nagar Panchayats and Industrial Townships 
Act , 1965 , (Mah . XL of 1965 ) I, the Collector ofGondia District, hereby fix the number and extent of the 
wards into which the said Nagar Panchayat area shall be divided and specify the wards in which seats 
shall be reserved for the Scheduled Castes , the Scheduled Tribes, and Backward Class of Citizens and 
Women (including women belonging to the Scheduled Castes, Scheduled Tribes and Backward Class of 
Citizens), as the case may be, as shown in the Schedule to this Order . 


1.-55-37-7 (9834 ) 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग एक - अ नागपूर विभागीय पुरवणी, सप्टेंबर ९, २०१५/भाद्रपद १८ , शके १९३७ 


3 . This Order shall take effect for the purpose of the next General Elections held immediately 
following the date of this Order. 


SCHEDULE 


Boundaries of Prabhag 


Prabhag Prabhag 
No . 

Name, 
If any 


Whether Seat is reserved 

and if so , for whom , 
SC , ST, B . C . C . & Womens 

( including SC , ST, B . C . C . 
Women ) as the case may be 


(2) 


( 3 ) 


(1) 
1 


(4 ) 


. . 


General (Women ) 


2 


. . 


Backward Class of 
Citizens (Women ) 


North — From Sanjay Hemne to Bhojraj Maskare 
East , From Gokul Kokode to Devendra Rane 
South — From Devendra Rane to Khandelwal Kirana 

Store 
West - From Khandelwal Kirana Store to Jagdish 

Meshram & Sanjay Hemne. 
North — From Hiralal Kalsarpe to Janabai Sonwane 
East - From Janabai Sonwane to Shashikumar Asati 
South — From Shashikumar Asati to Dilip Hazare 
West- From Dilip Hazare to Agrawal Dharmkanta & 

Sitaram Gharpinde 
North — From Munnalal Sendre to Shantabai Lilhare 
East , From Harichand Kohre to Shantabai Lilhare 
South — From Shantabai Lilhare to Hemraj Nagpure to 

Tekchand Baraiyya to Pradip Nagpure to Durga 
Sahare . 


3 


. . 


General 


4 


. . 


West - From Durga Sahare to Munnalal Sendre . 
North — From Kantabai Nikhare to Maa Bhagwati Rice 

Mill. 


Backward Class of 
Citizens (Women ) 


East - From Maa Bhagwati Rice Mill to Smashan 

Baithak Shed . 
South — From Smashan Baithak Shed to Pandurang 

Tekam to Gitabai Funde. 
West - From Gitabai Funde to Kantabai Nikhare. 
North — From Ganesh Ramteke to Shriram Karanjekar 
East - From Shriram Karanjekar to Shishukalabai 

Shivankar . 


5 


. . 


Sche 


Scheduled Caste 

(Women ) 


6 


. . 


South — From Shishukalabai Shivankar to Jamil 

Pathan . 
West - From Jamil Pathan to Ganesh Ramteke. 
North — From Bansidhar Agrawal to Nathhu Yetre . 
East - From Nathhu Yetre to Ramesh Meshram . 
South — From Ramesh Meshram to Anjali Donode . 
West - From Anjali Donode to Bansidhar Agrawal. 


General (Women ) 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग एक - अ नागपूर विभागीय पुरवणी , सप्टेंबर ९ , २०१५ / भाद्रपद १८ , शके १९३७ 


SCHEDULE - contd . 


(2) 


(3 ) 


(4 ) 


(1) 
7 


. . 


General 


North — From Dinesh Dhekwar to Main Gate of Kali 

Mandir. 
East , From Main Gate of Kali Mandir to Rukhmabai 

Kamble . 
South — From Rukhmabai Kamble to Ramkrushna 

Khetgare to Devanand Jagdhane to Rajendra 

Gupta. 
West From Rajendra Gupta to Dinesh Dhekwar 
North — From Yuvraj Bisen shop street to Mahendra 

Choradiya Jain . 


8 


. . 


General (Women ) 


9 


Backward Class of 
Citizen (Women ) 


10 


. . 


General (Women ) 


East , From Mahendra Choradiya Jain to Dinesh 

Rathod to Kirana Store to Hemant Parate to Dr . 

Ravi Shende . 
South — From Dr. Ravi Shende to Balaji Agrawal. 
West - From Balaji Agrawal to Shyam Khandekar to 

Yuvraj Bisen shop street. 
North — From Hotel Navaidyam to Hiramanji Yetre . 
East From Hiramanji Yetre to Kishor Agade to 

Bharatram Chute to Khemraj Raut . 
South — From Khemraj Raut to Lalabhai Tripathi. 
West - From Lalabhai Tripathi to Hotel Naivaidyam . 
North — From Manohar Soni to Gajanan Vaikunthi. 
East - From Gajanan Vaikunthi to Jageshwar Raksha 

to Sunil Shende . 
South — From Sunil Shende to Arvind Mankar to 

Subhash Akare to Jawahar Parwe . 
West - From Jawahar Parwe to Manohar Soni. 
North — From Dipak Funde to Farukh Sheikh to Bharat 

Atmaram Mahure . 
East , From Bharat Atmaram Mahure to Rajanlal 

Asati. 
South — From Rajanlal Asati to Prakash Bohre to Z . P . 

Pry . School. 
West- From Z . P . Pry . School to Dipak Funde . 
North — From Vidya Niketan Pry . School to Umabai Asati 

to Sadashiv Dekate to Bharat Kirana Stores . 
East - From Bharat Kirana Stores to Asati Dharmshala 

to Bablu Pathode to Dhanraj Shivankar . 
South — From Dhanraj Shivankar to Rambhau Bhonde 

to Ganesh Giri to Namdeo Kathane. 
West - From Namdeo Kathane to Ganeshgiri to Vidya 

Niketan Pry . School. 


11 


. . 


General 


12 


. . 


General (Women ) 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग एक - अ नागपूर विभागीय पुरवणी , सप्टेंबर ९, २०१५/ भाद्रपद १८ , शके १९३७ 


SCHEDULE - contd . 


(1) 


(2) 


(3 ) 


(4 ) 


13 .. 


Backward Class of 

Citizens 


RO 


14 


. . 


Scheduled Tribes 


15 


. . 


General 


North — From Jaswant Barapatre to Sumitra Mahure to 

Rashid Sheikh . 
East , From Rashid Sheikh to Shafique Shah to 

Rajkumar Sharma to Rupchand Asati. 
South — From Rupchand Asati to Anil Sharma. 
West - From Anil Sharma to Ashok Thakre to Jaswanta 

Barapatre . 
North — From Vandana Wanjari to Canal side Pedestals 

Road . 
East - From Canal Pedestals Road to Sanjay Jagne. 
South — From Sanjay Jagne to Shankar Agrawal. 
West - From Shankar Agrawal to Shyambihari Goswami 

to Sheikh Jamil to Vandana Wanjari. 
North — From Upendra Gautam to Umesh Bhonde to 

Lalchand Samrit . 
East - From Lalchand Samrit to Anant Tarone to 

Yadavji Meshram . 
South — From Yadavji Meshram to Sanghmitra Pry . 

School to Mayaram Meshram . 
West- From Mayaram Meshram to Anganwadi 

Kitchen Shed to Vishnu Asati to then upto 

Upendra Gautam . 
North — From Chaitram Dudhbarai to Pannalal Ramteke. 
East - From Pannalal Ramteke to Anand Shende to 

Suresh Fule to Mulchand Shende to Pustkala 

Wanjari. 
South — From Pustkala Wanjari to Bhimrao Ramteke to 

Indraraj Bahekar. 
West - From Indraraj Bahekar to Chaitram Dudhbarai. 
North — From Sharma Medical to Ranibai Katakwar to 

Rajanand Wasnik to Police Station Quarter to 

Maharwade s House . 
East From Maharwade s House to Namdeo Kathane 

to VasantMeshram & Dr. Vrushal Sonune. 
South — From Dr. Vrushal Sonune to Bhumeshwari 

Dharmik to Sitaram Bohre to Bablu Yetre to 
Teakwood field of Agricultural Dept . at 

Ambedkar Square . 
West From Teakwood field of Agricultural Dept. at 

Ambedkar Square to Pratap Medical to Sharma 
Medical. 


16 


. . 


Scheduled Castes 


17 


. . 


Backward Class of 

Citizens 


Gondia : 
Dated the 9th September 2015 . 


Dr. VIJAY SURYAWANSHI, 

Collector, Gondia . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग एक - अ नागपूर विभागीय पुरवणी , सप्टेंबर ९ , २०१५/ भाद्रपद १८ , शके १९३७ 


भाग १- अ ( असा.) ( ना . वि . पु), म . शा . रा ., अ . क्र . १३० . 

जिल्हाधिकारी , यांजकडून 
राज्य निवडणूक आयुक्त , महाराष्ट्र यांचेकडील आदेश क्रमांक मनप- २००४ /प्र . क्र . ३४ / का - ०६ , दिनांक १७-९ - २००४ अन्वये प्रदान केलेल्या 
अधिकारांचा वापर करून महाराष्ट्र नगर परिषदा , नगर पंचायती व औद्योगिक नगरी अधिनियम , १९६५ ( १९६५ चा महा . ४० वा ) ( यात यापुढे सदर 
“ उक्त अधिनियम ” म्हणून संबोधित केलेला ) चे कलम १० पोट -कलम ( १) खाली गोंदिया जिल्ह्याचा जिल्हाधिकारी निम्नोक्त आदेशाच्या अनुसूचित 
दर्शविल्याप्रमाणे देवरी नगर पंचायत जितक्या प्रभागामध्ये विभागण्यात येईल , त्या प्रभागांची संख्या व त्यांची व्याप्ती निश्चित करण्याचे आणि ज्या 
प्रभागांमध्ये अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती आणि नागरिकांच्या मागासवर्गासाठी जागा राखून ठेवण्यात येतील ते प्रभाग आणि त्याचप्रमाणे 
स्त्रियांसाठी ( अनुसूचित जाती , अनुसूचित जमाती आणि नागरिकांच्या मागासवर्गीय स्त्रियांसह) जागा राखून ठेवण्यात येतील , ते प्रभाग दर्शविणारा पत्र 
क्रमांक एमयुएन १९ (३ )-सिआर- ५०- २०१५, दिनांक १२ ऑगस्ट , २०१५ च्या आदेशाचा प्रारुप मसुदा महाराष्ट्र नगर परिषदा, नगर पंचायती व 
औद्योगिक नगरी अधिनियम , १९६५ ( १९६५ चा महा . ४० वा ) च्या कलम १० , पोट - कलम ( १ ) च्या परंतकामध्ये निश्चित केलेल्या पध्दतीप्रमाणे उक्त 
नगर पंचायत क्षेत्रातील रहिवाशांना माहितीसाठी प्रसिध्द करण्यात आला होता . त्यास अनुसरून आलेल्या हरकतीचा सर्वंकष विचार करून 
मी , गोंदिया जिल्हाचा जिल्हाधिकारी, उक्त अधिनियमाच्या कलम १० , पोट- कलम ( १ ) अन्वये प्रदान केलेल्या अधिकाराचा वापर करून निम्नोक्त आदेश 
देत आहे . 

आदेश 
क्रमांक जिकागो - नपाप्र - कावि ४९५- २०१५ . 

ज्याअर्थी, महाराष्ट्र नगर परिषदा, नगर पंचायती व औद्योगिक नगरी अधिनियम , १९६५ ( १९६५ चा महा . ४० वा ) च्या कलम १० , पोट -कलम 
( २) अन्वये आयुक्त तथा प्रादेशिक संचालक , नगरपालिका प्रशासन , नागपूर विभाग , नागपूर यांचे पत्र क्रमांक एम .यु.एन . १९ (३ )-सीआर ५०- २०१५ , 
दिनांक १२ - ८ - २०१५ च्या आदेशान्वये त्यांनी देवरी नगर पंचायतीच्या बाबतीत खाली दर्शविल्याप्रमाणे निवडावयाच्या सभासदांची संख्या , अनुसूचित 
जाती, अनुसूचित जमाती व नागरिकांचा मागासवर्ग यांच्यासाठी राखून ठेवावयाच्या जागा व स्त्रियांसाठी ( अनुसूचित जाती , अनुसूचित जमाती व 
नागरिकांच्या मागासप्रवर्गाच्या स्त्रियांसाठी राखून ठेवावयाच्या जागा धरुन ) ठेवावयाच्या जागा निश्चित केलेल्या आहेत . 
( १ ) निवडावयाच्या सदस्यांची एकूण संख्या - 
( २) अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती व नागरिकांचा मागासवर्ग 

यांच्यासाठी राखून ठेवावयाच्या जागांची संख्या . 
( अ) अनुसूचित जाती 
( ब) अनुसूचित जमाती 

( क ) नागरिकांचा मागासप्रवर्ग 
( ३) स्त्रियांसाठी ( अनुसूचित जाती , अनुसूचित जमाती व नागरिकांच्या 

मागासवर्गीय स्त्रियांसाठी राखून ठेवावयाच्या जागा धरुन ) 
( ४) उपरोक्त ( ३ ) पैकी वरील क्रमांक २ ( अ), ( ब ) व ( क ) येथील जागांमध्ये 

अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती व नागरिकांच्या मागासप्रवर्गाच्या स्त्रियांसाठी 
राखून ठेवावयाच्या जागांची संख्या खालीलप्रमाणे राहील . 
( अ) अनुसूचित जाती 
( ब) अनुसूचित जमाती 

( क ) नागरिकांचा मागास प्रवर्ग 
( ५ ) स्त्रियांसाठी सर्वसाधारण जागा म्हणून राखून ठेवावयाच्या जागांची 

संख्या अ . क्र . ( ३) समोरील नमूद केलेल्या जागा वजा अ . क्र . ( ४ ) 
समोरील नमूद केलेल्या जागा . 

२ . त्याअर्थी, आता , राज्य निवडणूक आयुक्त , महाराष्ट्र यांचेकडील आदेश क्र . मनप - २००४ / प्र. क्र . ३४ / का - ०६ , दिनांक १७ -९ - २००४ व 
महाराष्ट्र नगर परिषदा, नगर पंचायती व औद्योगिक नगरी अधिनियम , १९६५ चे कलम १० , पोट - कलम ( १ ) अन्वये प्राप्त झालेल्या प्राधिकाराचा वापर 
करून मी , गोंदिया जिल्हाचा जिल्हाधिकारी , याद्वारे उक्त नगर परिषद क्षेत्र जितक्या भागात विभागण्यात येईल त्या प्रभागांची संख्या व त्यांची व्याप्ती 
या आदेशाच्या अनुसूचीमध्ये दर्शविल्याप्रमाणे निश्चित करीत असून ज्या प्रभागांमध्ये अनुसूचित जाती , अनुसूचित जमाती व नागरिकांचा मागासवर्ग 
यांच्यासाठी व स्त्रियांसाठी ( अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती व नागरिकांच्या मागासवर्गातील स्त्रियांसह) जागा राखून ठेवण्यात येतील ते प्रभाग 
निर्दिष्ट करीत आहे. 


ना .-एक- अ -३ ( १६३५ ) 


१० 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग एक - अ नागपूर विभागीय पुरवणी, सप्टेंबर ९, २०१५/ भाद्रपद १८ , शके १९३७ 


३ . या आदेशाच्या तारखेच्या निकटनंतरच्या पुढील सार्वत्रिक निवडणुकीच्या प्रयोजनार्थ हा आदेश अंमलात येईल . 


अनुसूची 


प्रभागाची व्याप्ती 


प्रभाग प्रभागाचे नाव , 
क्रमांक असल्यास 


जागा राखीव असल्यास 
कोणासाठी , जसे अनु . जाती / 
अनु . जमाती/ नागरिकांच्या मागास 
वर्गासाठी वा स्त्रियांसाठी ( अनु . 
जाती/ अनु. जमाती/ नागरिकांच्या 
मागासवर्ग स्त्रियांसाठी धरून ) 


(२) 


(१) 
१ 


. . 


नागरिकांचा मागास प्रवर्ग 


२ 


. . 


नागरिकांचा मागास प्रवर्ग 


उत्तर - नगर पंचायत हद्दीला लागून गट नं . ११ पासून पूर्वेस गट नं . २, ३ चे हद्दी - 

पर्यंत . 
पूर्व गट क्र . ३ नगर पंचायत हद्दीपासून नाला लगत दक्षिणेस गट क्रमांक ५० 

पर्यंत अंतर देवरी रोड ओलांडून गट क्र . ७६ ते ८२ राष्ट्रीय महामार्ग ६ पर्यंत . 
दक्षिण — गट क्रमांक ८२ च्या हद्दी पासून राष्ट्रीय महामार्गाने पश्चिमेकडे सरळ रस्त्याने 

गट क्रमांक १५९ नगर पंचायत हद्दी नाल्यापर्यंत . 
पश्चिम – गट क्रमांक १५९ नाल्यालगत उत्तरेकडे पूर्णतः गट क्रमांक ११ पर्यंत . 
उत्तर - माहेश्वरी होटलपासून ते पूर्वेकडे राष्ट्रीय महामार्ग क्र . ६ गट क्र . ४७५ 

च्या कोप- यापर्यंत . 
पूर्व - गट क्र . ४७५ पासून ते दक्षिणेकडील गट क्रमांक ४८९ पर्यंत . 
दक्षिण – गट क्रमांक ४८९ पासून पश्चिमेकडे सरळ रस्त्याने किसान राईस मिलपर्यंत 

नंतर राष्ट्रीय मार्गावरुन उत्तरेकडे रस्ता ओलांडून जगदीस प्रसाद जोशी यांचे 
घरापर्यंत ते सुनिल काळे यांचे कापड दुकानापर्यंत ते सेडेपार रोड ओलांडून 

रतीभाई ठक्करच्या घरापर्यंत . 
पश्चिम – रतीभाई ठक्करच्या घरापासून उत्तरेस सदाशिव पेटकुलेच्या घरापर्यंत नंतर 

पश्चिमेकडे इंसाराम आंबीलकर यांच्या घरापर्यंत नंतर इंसाराम आंबीलकर 
यांच्या घरापासून गुलशेर खाँ पठाण यांच्या घरापर्यंत नंतर पूर्वेकडे गाईड 
टेलर्स यांच्या दुकानापर्यंत ते उत्तरेकडे दुर्गा चौक ते आशिष मेडीकल ते 

माहेश्वरी होटलपर्यंत . 
उत्तर - डॉ. वसंत चव्हाण यांच्या घरापासून राष्ट्रीय मार्गाने पूर्वेस डॉ . चौरागडे यांच्या 

दवाखान्यापर्यंत . 
डॉ . चौरागडे यांच्या दवाखान्यापासून दक्षिणेकडे दुर्गा चौक दुर्गा मंदीरपर्यंत 
नंतर ते सार्वजनिक विहीर ते पश्चिमेकडे लक्ष्मीबाई यादोराव पंचमवार यांचे 
घर ते रस्ता ओलांडून वजीर खाँ पटेल यांच्या घरापर्यंत नंतर दक्षिणेकडे 

शिवलाल नाईक यांच्या घरापर्यंत . 
दक्षिण — शिवलाल नाईक यांच्या घरापासून पश्चिमेकडे हरीचंद मांदाडे यांच्या घरापर्यंत 

ते बळीराम झिंगरे यांचे घरापर्यंत पश्चिमेकडे भोलाजी पटले यांच्या घरापर्यंत 

ते चंद्रप्रकाश आंबीलकर यांच्या घरापर्यंत . 
पश्चिम — चंद्रकांत आंबीलकर यांच्या घरापासून उत्तरेकडे डॉ . वसंत चौव्हाण यांच्या 

घरापर्यंत . 
उत्तर - दिलीप वासुदेव संगीडवार यांच्या घरापासून पूर्वेस वामाराव पिल्लेवार यांच्या 

घरापर्यंत नंतर दक्षिणेकडे डॉ . वंजारी यांच्या घरापर्यंत नंतर पूर्वेस चंद्रशेखर 
पारधी यांचे घरापर्यंत ते दक्षिणेकडे डेलासिंग कटरे यांच्या घरापर्यंत रस्ता 
ओलांडून देवेंद्र जवंजाळ ते पूर्वेस मधुकर ढोंबरे यांच्या घरापर्यंत . 


सर्वसाधारण 


पूर्व 


अनुसूचित जमाती ( महिला ) 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग एक - अ नागपूर विभागीय पुरवणी , सप्टेंबर ९ , २०१५ / भाद्रपद १८ , शके १९३७ 


११ 


अनुसूची - चालू 


( १) 


(२) 


(४ ) 


नागरिकांचा मागास प्रवर्ग 

( महिला ) 


नागरिकांचा मागास प्रवर्ग 

( महिला) 


७ 


. . 


पूर्व मधुकर ढोंबरे यांच्या घरापासून दक्षिणेकडे रामचंद बेहार यांच्या घरापर्यंत ते 

शितला माता मंदीरपर्यंत . 
दक्षिण — शितला माता मंदीर ते पश्चिमेकडे डिम्पल भाटीया यांचे नवीन घरापर्यंत . 
पश्चिम - डिम्पल भाटीया यांचे घरापासून उत्तरेस दिलीप संगीडवार यांच्या घरापर्यंत . 
उत्तर - देवरी नगर पंचायत हद्द गट क्र . १७८ पासून पूर्वेकडे राष्ट्रीय महामार्ग ६ 

वरुन निलध्वज आकरे यांच्या घरापर्यंत . 
पूर्व - निलध्वज आकरे यांच्या घरापासून दक्षिणेकडे आशिष पोहा मिलपर्यंत . 
दक्षिण आशिष पोहा मिल पासून पश्चिमेकडे गट क्रमांक ३५७ ची हद्दी लगत देवरी 

नाला नगर पंचायत हद्दी गट क्रमांक ३५४ च्या कोप - यापर्यंत . 
पश्चिम – गट क्रमांक ३५४ च्या दक्षिण-पश्चिम कोप- यापासून उत्तरेकडे गट क्रमांक 

१७८ राष्ट्रीय महामार्ग स्मशान भूमी मोक्षधामपर्यंत . 
उत्तर - नंदेश्वर यांच्या घरापासून ( सार्वजनिक विहीर गणेश चौक ) ते रतमाला सेलोकर 

ते रोड ओलांडून सुखदेव रक्षणवार ते वामा फुन्ने यांचे घर ते शेडेपार रोड 

ओलांडून ( पाणी टंकीकडे) ते बळीराम भोवते यांच्या घरापर्यंत . 
पूर्व - बळीराम भोवते यांच्या घरापासून दक्षिणेस योगीता जवंजाळ यांच्या घरापर्यंत . 
दक्षिण - योगीता जवंजाळ यांच्या घरापासून पश्चिमेस शिवलाल भेलावे यांचे घर ते 

शेडेपार रोड ओलांडून मोहनलाल उजवने यांच्या घरापर्यंत . 
पश्चिम – मोहनलाल उजवने यांच्या घरापासून उत्तरेस नंदेश्वर यांच्या घरापर्यंत ( सार्वजनिक 

विहीर गणेश चौक ). 
उत्तर - कमलाबाई रामटेके यांच्या घरापासून पूर्वेस प्रितमसिंग भाटीया यांच्या घरापर्यंत 

ते दक्षिणेकडे गोपाल तिवारी यांच्या घरापर्यंत ते चिचगड रोड ( राष्ट्रीय मार्ग ) 
ओलांडून पूर्वेस पी . ओ. ऑफीस ते सरळ गट नंबर ४९१ ते गट क्रमांक ६२६ 

लगत गटपर्यंत . 
पूर्व - गट क्रमांक ६२६ पासून दक्षिणेकडे भरेगांव रोड नगर पंचायत हद्दीपर्यंत . 
दक्षिण — नगर पंचायत हद्दी भगांव रोडवरुन अंगणवाडीपर्यंत नंतर उत्तरेकडे अंगणवाडीचा 

मागील भाग नंतर धुकेश्वरी मंदीरच्या मागच्या भागापासून दक्षिणेकडे भरेगांव 
रोडपर्यंत नंतर पश्चिमेकडे पोलीस संकुल चिचगड रोडपर्यंत नंतर चिचगड 

रोड ओलांडून बौध्दविहारपर्यंत ते बौध्दविहारच्या मागील ( रस्ता ) भागापर्यंत . 
पश्चिम – बौध्दविहारच्या मागील रस्त्यापासून उत्तरेस बेग मॅडम यांचे घर ते भिमराव 

मेश्राम यांचे घर ते सिमेंट रस्ता ओलांडून हरीचंद मडावी यांचे घर ते पश्चिमेस 
हरमितसिंग भाटीया यांचे घर ते उत्तरेस सिट्ट भाटीया यांचे घर ते सिमेंट 
रस्ता ओलांडून नवनितसिंग भाटीया यांचे घरापर्यंत ते गुरुद्वारा रस्त्याने 

कमलाबाई रामटेके यांचे घरापर्यंत . 
उत्तर - रामराज शाहु यांच्या घरापासून ते पूर्वेस तलाठी कार्यालय ( महेंद्रसिंग भाटीया ) 

पर्यंत ते दक्षिणेकडे श्रीधर एनप्रेडीवार ते कल्पना एनप्रेडीवार ते पूर्वेकडे 

रामचंद राऊत यांच्या घरापर्यंत . 
पूर्व रामचंद राऊत यांच्या घरापासून ते दक्षिणेकडे ताजखाँ पठाण ते महानंदा 

हाडगे यांच्या घरापर्यंत . 
दक्षिण – महानंदा हाडगे यांच्या घरापासून बुधराम निकोडे यांचे घरापासून एनप्रेडीवार 

यांच्या घरापासून अनिल ढोक यांच्या मागील भागापर्यंत . 


सर्वसाधारण ( महिला) 


८ 


. . 


सर्वसाधारण ( महिला) 


लप 


१२ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग एक - अ नागपूर विभागीय पुरवणी , सप्टेंबर ९, २०१५/ भाद्रपद १८ , शके १९३७ 


सर्वसाधारण 


१० 


अनुसूचित जाती 


११ 


नागरिकांचा मागास प्रवर्ग 

( महिला ) 


अनुसूची - चालू 

( ३) 
पश्चिम – बुधराम निकोडे यांचे घरापासून एनप्रेडीवार यांचे घर ते रस्ता ओलांडून 

बेनिराम वाघमारे यांचे घर ते सरळ रामराज शाहु यांच्या घरापर्यंत . 
उत्तर - यादोराव चानप यांच्या घरापासून पूर्वेस सुरेश दुधनांग यांच्या घरापर्यंत . 
पूर्व नरेश दुधनांग यांच्या घरापासून दक्षिणेस अनिल ढोक यांच्या समोरील भागापर्यंत . 
दक्षिण – अनिल ढोक यांचे घर पश्चिमेस संजय शहारे यांचे घरापर्यंत ते उत्तरेकडे व 

नशीम गुलाबाबी पठाण यांच्या घरापर्यंत रस्ता ओलांडून पश्चिमेस भोजराज 

लांजेवार यांच्या घरापर्यंत दक्षिणेस हरीचंद राऊत ( आटा चक्की ) पर्यंत . 
पश्चिम - हरीचंद राऊत यांच्या घरापासून ते उत्तरेस यादोराव चानप यांचे घरापर्यंत . 
उत्तर - सुरेंद्र भेंडारकर पूर्वेकडे कस्तुरा बिलीया यांचे घरापर्यंत . 
पूर्व – कस्तुरा बिलीया यांचे घरापासून ते दक्षिणेकडे योगेश बोंबार्डे यांचे घरापर्यंत ते 

पश्चिमेस प्रभाकर वासनिक यांचेघरापर्यंत ते फदे यांचे घरापर्यंत ते रस्ता 

ओलांडून पारबताबाई चांदेवार ते रामेश्वर भोयर यांचे घरापर्यंत . 
दक्षिण — रामेश्वर भोयर यांचे घरापासन ते पश्चिमेस नरेश चानप शेडेपार रोडपर्यंत . 
पश्चिम नरेश चानप ते उत्तरेस सुरेंद्र भेंडारकर यांचे घरापर्यंत . 
उत्तर - रंभाबाई राऊत पूर्वेस विलास वाडीभस्मे यांच्या घरापर्यंत . 
पूर्व - विलास वाडीभस्मे ते दक्षिणेस गणेश चवरे ( दुर्गा मंदीर ) पर्यंत . 
दक्षिण — गणेश चवरे ते पश्चिमेकडे गट नं . ४३५ ( भुताई तलाव ) पर्यंत . 
पश्चिम – गट क्र . ४३५ भुताई तलावापासून ते उत्तरेकडे पलटा धमगाये ते रंभाबाई 

राऊत यांचे घरापर्यंत . 
उत्तर - गट नं . १५३ ते पूर्वेस भुताई तळ्याची पाळ ओलांडून गणपत भेलावे यांचे घर 

ते सरळ भोजराज हर्षे यांच्या घरापर्यंत रस्ता ओलांडून उत्तरेस मनोहर धाडूजी 

वैद्ये यांचे घर ते पूर्वेस भाष्कर रामटेके यांच्या घरापर्यंत . 
पूर्व - भाष्कर रामटेके यांच्या घरापासुन दक्षिणेस श्रावण वलथरे रोड ओलांडून 

हरीचंद घासले यांचे घर ते सुनिल चावरे यांच्या घरापर्यंत रोड ओलांडून 
शामलाल पडोती यांचे घर ते दिनेश ईश्वर यांच्या घरापर्यंत ते प्लॉट नं . ४५८ 

( पटाची दान पर्यंत ) . 
दक्षिण दिनेश ईश्वर यांचे घर ( ४५८ पटाची दान ) ते पश्चिमेस शेडेपार रोड ओलांडून 

धार्मिकपुरी मुलतानी यांचे घर ते केशोरी तळ्याची पाळ ते गट नं . ४०९ पर्यंत 
नंतर ४०९ पासून नगर पंचायत हद्दीला लागून ४०८ च्या दक्षिण-पश्चिम 

कोप - यापर्यंत . 
पश्चिम – गट नं . ४०८ पासून उत्तरेकडे गट नं . १५३ पर्यंत . 
उत्तर - रामचंद बेहार यांचे घरापासून ते पूर्वेस रोमदास मेश्राम यांच्या घरापर्यंत . 
पूर्व - रोमदास मेश्राम यांच्या घरापासून दक्षिणेस शामचंद देशमुख यांचे घर ते रमेश 

रहिले यांच्या घरापासून ते राजेंद्र बडोले रस्ता ओलांडून रमेश देशमुख यांचे 
घर दक्षिणेस यशवंत लांडेकर यांच्या घरापर्यंत ( पटाची दान) नगर पंचायत 

हद्दीपर्यंत . 
दक्षिण — यशवंत लांडेकर यांच्या घरापर्यंत ( पटाची दान ) नगर पंचायत हद्दीपासून ते 

पश्चिमेस सोहा शेंडे यांच्या घरापर्यंत . 


१२ 


. . 


अनुसूचित जमाती 


१३ 


अनुसूचित जाती ( महिला ) 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग एक - अ नागपूर विभागीय पुरवणी , सप्टेंबर ९ , २०१५/ भाद्रपद १८ , शके १९३७ 


१३ 


अनुसूची - चालू 


( १) 


(२) 


( ३ ) 


१४ 


. . 


अनुसूचित जाती ( महिला ) 


१५ 


. . 


सर्वसाधारण 


पश्चिम – सोहा शेंडे यांच्या घरापासून उत्तरेस आयलेश बागडे यांचे घर ते फुलीचंद 

धमगाये ते रस्ता ओलांडून तुलसी टेकाम यांचे घर ते पश्चिमेकडे मथुराबाई 

मडावी ते उत्तरेस वसंत गोंडाने ते रामचंद बेहार यांच्या घरापर्यंत . 
उत्तर – यादोराव टेकाम यांच्या घरापासून ते पूर्वेस सिकंदर शेख यांच्या घरापर्यंत . 
पूर्व - सिकंदर शेख यांच्या घरापासून ते दक्षिणेस मातादीन शाहू ते रस्ता ओलांडून 

देविदास मुसळे ते येरणे यांचे घर ते देवीदास वैद्ये यांचे घर ते रेणुका पंधरे ते 

सरळ राधेश्याम जगणे यांच्या घरापर्यंत ( पटाची दान ) पर्यंत . 
दक्षिण — राधेश्याम जगणे पश्चिमेस कृष्णा खरे यांच्या घरापर्यंत . 
पश्चिम — कृष्णा खरे यांच्या घरापासून ते रस्ता ओलांडून उत्तरेस तेजराम कुलभजे ते 

धनिराम शाहु ते विलास यावलकर यांचे घर ते पूर्वेस बायजाबाई निकोडे ते 
रस्ता ओलांडून उत्तरेस शामराव फुडे ते कोहळे साहेब यांचे घर ते रस्ता 
ओलांडून आनंद टेभूर्णे यांचे घर ते सरळ उत्तरेस यादोराव टेकाम यांच्या 

घरापर्यंत . 
उत्तर - दिवाकर ढोंबरे यांचे घर ते पूर्वेस चिचगड रोडपर्यंत . 
पूर्व - चिचगड रोड ते सरळ दक्षिणेस पटाची दान नंतर चिचगड रोडवरुन गट 

क्रमांक ४६२ नगर पंचायत हद्दीपर्यंत . 
दक्षिण — गट क्रमांक ४६२ पासून पश्चिमेकडे शेडेपार रोडपर्यंत . 
पश्चिम — शेडेपार रोडवरुन उत्तरेकडे रमेश वल्के यांच्या घरापर्यंत नंतर हैदरअल्ली 

सैय्यद यांचे घर ते सलामे यांचे घर ते रस्ता ओलांडून मनोहर भाई शाळेच्या 
मागील भागापासून उत्तरेस गुणिराम बागडे यांचे घर ते दिवाकर ढोंबरे यांच्या 

घरापर्यंत . 
उत्तर - शामराव नंदेश्वर यांच्या घरापासून पूर्वेस एच . पी . गॅस गोडाऊनपर्यंत . 
पूर्व - एच . पी . गॅस गोडाऊनच्या मागील बाजूस एम . आय . डी . सी . नवीन रोडपर्यंत 

नंतर दक्षिणेकडे शंकरसिंग नेताम ते शिवप्रसाद माहुरकर यांच्या घरापर्यंत . 
दक्षिण – शिवप्रसाद माहरकर यांच्या घरापासून पश्चिमेकडे दिपक शर्मा यांच्या घरापर्यंत . 
पश्चिम – दिपक शर्मा यांच्या घरापासून उत्तरेस चिचगड रोड लगत सरळ शामराव 

नंदेश्वर यांच्या घरापर्यंत . 
उत्तर - एच. पी . गॅस गोडाऊनपासून सरळ रस्त्याने पूर्वेस धुकेश्वरी मंदीरपर्यंत नंतर 

उत्तरेस मंदीराच्या मागील भागापासून अंगणवाडीच्या मागच्या भागापर्यंत नंतर 
दक्षिणेस भरेगांव रोडपर्यंत नंतर पूर्वेस सरळ रस्त्याने गट नंबर ७७४ नगर 

पंचायत हद्दीपर्यंत . 
पूर्व नगर पंचायत हद्दीपासून गट क्रमांक ७७४ ते दक्षिणेकडे गट क्रमांक ७८५ 

पर्यंत . 
दक्षिण — गट क्रमांक ७८५ पासून पश्चिमेकडे गट क्रमांक ६९९ चिचगड रोडपर्यंत . 
पश्चिम – गट क्रमांक ६९९ पासून उत्तरेस चिचगड रोडवरुन नगर पंचायत बगीचा ते 

रस्ता ओलांडून शिवप्रसाद माहुरकर यांच्या घराच्या मागील भागापर्यंत नंतर 
सरळ उत्तरेस एच . पी . गॅस गोडाऊनपर्यंत . 


१६ 


. . 


सर्वसाधारण 


१७ 


. . 


अनुसूचित जमाती ( महिला ) 


गोंदिया : 
दिनांक ९ सप्टेंबर २०१५ . 
ना .- एक- अ- ४ (१६३५ ) 


डॉ . विजय सुर्यवंशी , 
जिल्हाधिकारी, गोंदिया . 


१४ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग एक - अ नागपूर विभागीय पुरवणी , सप्टेंबर ९ , २०१५/ भाद्रपद १८ , शके १९३७ 


HTT 9 - 34 (37841 .) (71. f . ), H . STI. PI., 37, $h . 939 

BY COLLECTOR 
In exercise of the powers conferred on me, by Order No . MNP - 2004 /CR - 34 /W -6 , dated 17th September, 2004 of 
the State Election Commissioner,Maharashtra , the draft order fixing the number of seats to be elected and the extent 
of the wards into which the said Nagar Panchayat area of the Nagar Panchayat to be divided and wards to be reserved 
for Scheduled Castes , Scheduled Tribes , Backward Class of Citizens and Women ( including women belonging to the 
Scheduled Castes , Scheduled Tribes and the Backward Class of Citizens) as the case may be as shown in the 
Scheduled to the Draft Order bearing Letter No. MUN - 19( 3 )CR - 50 - 2015 , dated 12th August 2015 was published as 
required by the proviso to sub - section ( 1) of the Section 10 of the Maharashtra MunicipalCouncils , Nagar Panchayats 
and Industrial Townships Act, 1965 for information of the residents of the Deori Nagar Panchayat. 

And, after carefully considering the objections are received by me in respect of the said draft order, I, Collector of 
Gondiya District in exercise of the powers conferred on me by sub -section ( 1) of the Section 10 of the said Act, hereby 
make the following order namely :-- 


ORDER 


No. Collr . Gon -MUN -WS - 495 - 2015. 


Whereas , the Commissioner and Regional Director ofMunicipal Administration , Nagpur Division , Nagpur by 
his Order No. MUN - 19 ( 3) - CR -50 -2015 , dated 8th September, 2015 issued under sub - section (2 ) of Section 10 of 
the Maharashtra MunicipalCouncils , Nagar Panchayats and Industrial Townships Act, 1965 (Mah . XL of 1965) has fixed 
for Deori Nagar Panchayat the number of Councillors to be elected and the number of seats to be reserved for the 
Scheduled Castes, Scheduled Tribes and Backward Class of Citizens and Women (including the number of seats 
reserved for women belonging to the Scheduled Castes , the Scheduled Tribes and Backward Class of Citizens ) as 
shown below - 

( 1) The number of Councillors to be elected 
(2 ) The number of seats to be reserved - 

(a ) For the Scheduled Castes 
(b ) For the Scheduled Tribes 

(c) For the Backward Class of Citizens 
(3 ) The total number of seats reserved for Women 

( including the number of seats to be reserved for women 
belonging to the Scheduled Castes, Scheduled Tribes 

and Backward Class of Citizens ). 
(4 ) Outof seats at SerialNumber ( 3), the number of seats reserved 

forWomen belonging to the Scheduled Castes , Scheduled 
Tribes and Backward Class of Citizens from amongst the 
seats reserved for Scheduled Castes , Scheduled Tribes and 
Backward Class of Citizens as shown in item at Serial Number 
(2)(a),(b ) and (c ) respectively are as under : 

(a ) For the Scheduled Castes 
(b ) For the Scheduled Tribes 

(c) For the Backward Class of Citizens 
(5 ) Number of seats reserved for Women as General category 

[number of seats at Serial Number ( 3) minus number of seats at 
Serial Number ( 4 )]. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग एक - अ नागपूर विभागीय पुरवणी , सप्टेंबर ९ , २०१५/ भाद्रपद १८ , शके १९३७ 


१५ 


2 . Now , therefore , in exercise of the powers conferred on me by Order No. MNP - 2004 -CR - 34 -W -06 , dated 
17th September, 2004 of the State Election Commissioner, Maharashtra read with sub -section ( 1) of Section 10 of the 
Maharashtra Municipal Councils, Nagar Panchayats and Industrial Townships Act, 1965 , (Mah . XL of 1965 ). I, the 
Collector of Gondia Districthereby fix the number and extent of the wards into which the said Nagar Panchayat area 
shall be divided and specify the wards in which seats shall be reserved for the Scheduled Castes , Scheduled Tribes , the 
Backward Class of Citizens and Women ( including women belonging to the Scheduled Castes , Scheduled Tribes and 
Backward Class of Citizens) as the case may be, as shown in the Schedule to this order . 


3. This Order shall take effect for the purpose of the next general elections held immediately following the date of 
this Order. 

SCHEDULE 


Boundries of Prabhag 


Prabhag If to have 
No. Prabhag 

Name 


Whether seat is reserved 
and if so , for whom S . C ./ 

S . T./B . C .C . & Womens 
(including S .C ./S . T./B . C .C . 
women ) as case may be 


(1) 


(2) 


( 3 ) 


(4 ) 


North . — 


Backward Class of 
Citizen . 


East. - 


Nagar Panchayat boundary Gat No. 11 to East side upto 
Gat No. 2 & 3 . 
GatNo. 3 Nagar Panchayatboundary to Nalla South side 
Gat No. 50 after Deori road crossing Gat Nos . 76 to 82 
National Highway No . 6 . 
Gat No. 82 to National Highway West side straightway 
upto Gat No. 159 Nagar Panchayatboundary Nalla . 
Gat No. 159 Nalla North side upto Gat No . 11. 


South . — 


West. - 


North . - 


Backward Class of 
Citizen . 


East. - 
South . — 


Maheshwari Hotel to East Side National Highway No. 6 
upto Gat No. 475 . 
Gat No. 475 to Gat No. 489 South side . 
Gat No. 489 to West side straight way Kisan rice mill 
then on National Highway North side crossing the road to 
Jagdish Prasad Joshi s house to Sunil Kale s cloth shop 
to Shedepar road crossing upto Ratibhai Thakkar s house. 
Rathibhai Thakkar s house North side Sadashiv Petkule s 
house after West side Insaram Ambilkar s house then 
Insaram Ambilkar s house to Gulsherkhan Pathan s 
house . Then East Side Guide Tailor s shop to North side 
Durga chowk to Ashish Medicalto Maheshwari Hotel. 


West 


North . - 


East. 


Dr. Vasant Chavhan s house National Highway East Side General. 
Dr. Chouragade s Clinic . 
Dr. Chouragade s Clinic to Southside Durga Chowk, Durga 
Mandir to Govt. Well to west side Laxmibai Yadorao 
Panchamwar s house to Wajir Khan Patel after crossing 
the road . Then South side upto ShivlalNaik s house . 
Shivlal Naik s house West side to Harichand Mandade s 
house to Badiram Zingre s hosue . West side Bholaji 
Patele s house to Chandraprakash Ambilkar s house . 
Chandrakant Ambilkar s house to North side Dr. Vasant 
Chouhan s hosue . 


South . 


West. 


१६ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग एक -अ नागपूर विभागीय पुरवणी , सप्टेंबर ९ , २०१५ /भाद्रपद १८ , शके १९३७ 


SCHEDULE — Contd . 


(1) 


(2) 


( 3 ) 


(4 ) 


North . — 


Scheduled Tribe 
(Women 


Dilip Vasudeo Sangidwar s house to East Side Wamanrao 
Pillewar s house after South side Dr. Wanjari s house . 
Then Chandrashekhar Parthi s hosue to Delansingh 
Katre s house to Devendra Jawanjar s house after cross 
ing the road to East side Madhukar Thombhare s house. 
Madhukar Thombare s house to Ramchand Behar s house 
South side upto Shitla Mata Mandir. 
Shitla Mata Mandir to Dimpal Bhatia s new house . 
Dimpal Bhatia s new house to Dilip Sangidwar s house 
North side. 


East. 


South . 
West. - 


North .— Deori Nagar Panchayat boundary Gat No. 178 to Backward Class of 
National Highway No . 6 Nildhawaj Akre s house . 

Citizen (Women ) 
East. — Nildhawaj Akre s house to Ashish Poha Mill South side. 
South . - Ashish Poha Mill to Gat No. 357 West side Nagar 

Panchayatboundary Nalla upto Gat No . 354 ended . 
GatNo . 354 Soth -West corner to Gat No . 178 National 
Highway Samshan BhumiMokshadam . 


North . — 


East. 


Nandeshwar s house (Sarvajanik Vihir Ganesh Chowk) Backward Class of 
to Ratnamala Selokar s house to Sukhdeo Rakshanwar s Citizen (Women ) 
house after crossing the road to Waman Funne s house 
to Shedepar Road crossing (Pani Taki) to Baliram 
Bhowate s house . 
Baliram Bhowate s house to Yogita Jawanjar s house 
South side. 
Yogita Jawanjar s house to Shivlal Bhelave s house to 
Shedepar road crossing MohanlalUjawane s house . 
Mohanlal Ujawane s hosue to Nandeshwar s house North 
side (Sarvajanik Vihir Ganesh Chowk). 


South . — 


West. - 


North . — KamlabaiRamteke s house to Pritamsingh Bhatia s house General (Women ) 

to Gopal Tiwaris house crossing National Highway to 
Chichgad Road P . O . Office to straight Gat No. 491 to 

Gat No. 626 . 
East. - Gat No . 626 to Bharregaon Road South side Nagar 

Panchayat boundary . 
South . - Nagar Panchayat boundary Bharregaon road to 

Anganwadi. Then North side Anganwadi back side to 
Dhukeshwari Mandirback side to Bharregaon road South 
side . After Police Sankool Chichgad road to Boudh 
Vihar after crossing Chichgad road to Boudh Vihar back 

side road . 
West. Boudh Vihar s back side road to Beg Madam s house 

North side to Bhimrao Meshram s house to crossing 
Cementroad Harichand Madavi s house to Harmitsingh 
Bhatia s house to Navneetsingh Bhatia s house to 
Gurudwara to Kamlabai Ramteke s house . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग एक- अ नागपूर विभागीय पुरवणी, सप्टेंबर ९, २०१५/ भाद्रपद १८ , शके १९३७ 


१७ 


SCHEDULE — Contd . 

(3 ) 


(1) 


(2) 


North . — 


Ramraj Shahu s house to Talathi Office East side General (Women ) 
(Mahendrasingh Bhatia ) to South side Shridhar 
Yenpreddiwar to Kalpana Yenpreddiwar to Ramchand 
Raut s house East side. 
Ramchand Raut s house to Tajkhan Pathan to Mahananda 
Hadge s house . 


East. - 


South . - 


Mahananda Hadge s house to Budhram Nikode s house 
Yenpreddiwar to Anil Dhok s house back side . 


West. 


Budhram Nikode s house Yenpreddiwar s house to 
Beniram Waghmare s house after crossing the road to 
straightway Ramraj Shahu s house . 


North . — 


General 


Yadorao Chanap s house to Naresh Dudhnag s house 
East side . 


East. - 
South . — 


Naresh Dudhnag s house to Anil Dhok s house front side . 
Anil Dhok s house to Sanjay Shahare s house West side 
to Nashim Gulabnabi Pathan s house North side to Bhojraj 
Lanjewar s house South side Harichand Raut s Atta 
Chakki. 


West. — 


Harichand Raut s house to Yadorao Chanap s house North 
side . 


North . - 


Scheduled Caste 


Surendra Bhendarkar s house to Kastura Bilia s house 
East side. 


East.- 


১e C 


Kastura Bilia s house to Yogesh Bombarde s house to 
PrabhakarWasnik s house to Fade s house crossing the 
road upto Parbatabai Chandewar s house to Rameshwar 
Bhoyar s house . 
Rameshwar Bhoyar s house to Naresh Chanap s house 
upto Shedepar Road . 


South . — 


se 


West. - 


Naresh Chanap house to Surendra Bhendarkar s house . 


North . - 


Backward Class of 
Citizen (Women ) 


Rambhabai Raut s house to Vilas Wadibhasme s house 
East side. 
Vilas Wadibhasme s house to Ganesh Chawre s house 
( Durga Mandir ). 


East. - 


South . — 


Ganesh Chawre shouse to West Side GatNo. 435 (Bhutai 
Talao ). 


West. - 


Gat No . 435 (Bhutai Talao ) to Paltan Dhamgaye s house 
to Rambhai Rauth s house . 


HT.- 5/ - 31 -4 (9& 34). 


१८ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग एक -अ नागपूर विभागीय पुरवणी , सप्टेंबर ९ , २०१५ /भाद्रपद १८ , शके १९३७ 


SCHEDULE — Contd . 


- 


(2 ) 


(3 ) 


(4 ) 


North . — 


Gat No . 153 to Bhutai Talav Pal crossing Ganpat Scheduled Tribe 
Bhelave s house to straightway BhojrajHarshe s house 
to Manohar Dhaduji Vaidya s house to Bhaskar Ramteke s 
house . 


East 


South . 


BhaskarRamteke s house to Shrawan Walthare s house 
South side . After crossing the road Harichand Ghasle s 
house to Sunil Chawre s house to Shamlal Padoti s house 
to Dinesh Ishwar s house upto Plot No . 458 (Patachi Dan ). 
Dinesh Ishwar s house (458 Patachi Dan ) to Shedepar 
Road crossing Dharmikpuri Multani s house to Keshori 
Talao Pal to Gat No. 409 then Gat No. 409 to Nagar 
Panchayat boundary Gat No. 408 South -West corner. 
Gat No. 408 to Gat No. 153 North side. 


West. - 


North . - 
East. — 


Ramchand Behar s house to RomdasMeshram s house . Scheduled Caste 

(Women ) 
Romdas Meshram s house to Shamchand Deshmukh s 
house to Ramesh Rahile s house to Rajendra Badole s 
house after crossing the road Ramesh Deshmukh s house 
to Yashwan Landekar s house to (Patachi Dan ) Nagar 
Panchayatboundary . 
Yashwan Landekar s house to (Patachi Dan ) Nagar 
Panchayat boundary to Sohan Shende s house West 
side . 


South . — 


West 


Sohan Shende s house to Lilesh Bagde s house to 
Fulichand Dhamgaye s house to Tulshi Tekam s house 
crossing the road West side MathurabaiMadavi s house 
to Vasant Gondane s house to Ramchand Behar s house . 


14 


North. — 
East. - 


Scheduled Caste 
(Women ) 


South . - 


Yadorao Tekam s house to Sikandar Sheikh s house . 
Sikandar Sheikh s house to Matadin Shahu s house to 
Devidas Musle s house to Yerne s house to Devidas 
Vaidya s house to Renuka Pandhare s house to straight 
Radheshyam Jagne s house (Patachi Dan ). 
Radheshyam Jagne s house to Krishna Khare s house 
West side . 
Krishna Khare s house crossing the road North side 
Tejram Kulbhaje s house to Dhaniram Shahu s house to 
Vilas Yawalkar s house to East Side Baijabai Nikode s 
house crossing the road North side Shamrao Funde s 
house to Kohade Saheb s house crossing the road Anand 
Tembhurne s house to straight Yadorao Tekam s house . 


West 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग एक - अ नागपूर विभागीय पुरवणी , सप्टेंबर ९ , २०१५ /भाद्रपद १८ , शके १९३७ 


१९ 


SCHEDULE — Contd. 


(1) 


(2) 


( ) 


North . - 


Diwakar Thombare s house to Chichgad road East side . General 


Chichgad Road to straight South side Patachi Dan 
then Chichgad road to Gat No. 462 Nagar Panchayat 
boundary . 


South . — 


West. 


Gat No. 462 to Shedepar road West side . 
Shedepar Road to Ramesh Walke s house to Haidarali 
Sayyad s house to Salame s house crossing the road 
Manoharbhai School s back side North side Guniram 
Bagde s house to Diwakar Thombare s house. 


16 


North . — 


Shamrao Nandeshwar s house to H . P. Gas Godown East General 
side. 


East. — 


H . P. Gas Godown s back side to M . I. D . C . Navin Road 
then Shankarsingh Netam South side to Shivprasad 
Mahukar s house . 
Shivprasad Mahurkar s house to Dipak Sharma s house . 
Dipak Sharma s house to Chichgad Road straight 
Shamrao Nandeshwar s house . 


South . — 
West. – 


Scheduled Tribe 
(Women ) 


North . — H . P . Gas Godown to straight road East side upto 

Dhukeshwari Mandir then North side backside of Mandir 
to back side of Anganwadito South side upto Bharregaon 
Road then East Side Straightway to Gat No. 774 upto 

Nagar Panchayat boundary . 
East. - Nagar Panchayat boundary to Gat No . 774 to Gat 

No. 785 South side. 
South . — Gat No. 785 to Gat No. 699 Chichgad Road West side . 
West. - Gat No. 699 to Chichgad Road to Nagar Panchayat 

Garden to crossing the road & upto the backside of 
Shivprasad Mahurkar s house then straightNorth side 
upto H . P. Gas Godown . 


Gondia : 
Dated the 9th September 2015 . 


DR . VIJAY SURYAWANSHI, 

Collector,Gondia . 


२० 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग एक - अ नाग 

THA 
र विभागाय परव गी , सप्टेंबर ९ , २०१५/ भाद्रपद १८ , शके १९३७ 


भाग १ - अ ( असा .) ( ना . वि . पु), म . शा . रा ., अ , क्र . १३२ 


जिल्हाधिकारी , यांजकडून 


राज्य निवडणूक आयोग , महाराष्ट्र यांचेकडील आदेश क्रमांक मनप -२००४ -प्र .क्र . ३४- का -०६, दिनांक १७ सप्टेंबर , २००४ अन्वये प्रदान केलेल्या 
अधिकारांचा वापर करून महाराष्ट्र नगर परिषदा, नगर पंचायती व औद्योगिक नगरी अधिनियम , १९६५ ( १९६५ चा महा . ४० वा ) (यापुढे सदर “ उक्त 
अधिनियम ” म्हणून संबोधित केलेला) चे कलम १० पोट - कलम ( १) खाली गोंदिया जिल्ह्याचा जिल्हाधिकारी निम्नोक्त आदेशाच्या अनुसूचित दर्शविल्याप्रमाणे 
सडक अर्जुनी नगर पंचायत जितक्या प्रभागात विभागण्यात येईल त्या प्रभागांची संख्या व त्याची व्याप्ती निश्चित करण्याचे आणि ज्या प्रभागांमध्ये अनुसूचित 
जाती , अनुसूचित जमाती आणि नागरिकांच्या मागासवर्गासाठी जागा राखून ठेवण्यात येतील ते प्रभाग आणि त्याचप्रमाणे स्त्रियांसाठी ( अनुसूचित जाती , 
अनुसूचित जमाती आणि नागरिकांच्या मागासवर्गीय स्त्रियांसह ) जागा राखून ठेवण्यात येतील ते प्रभाग दर्शविणारा क्रमांक कक्ष १२- एमयुएन- १९( ३)-सिआर 
४७ - २०१५, दिनांक १२ ऑगस्ट , २०१५ च्या आदेशाचा प्रारुप मसुदा महाराष्ट्र नगर परिषदा , नगर पंचायती व औद्योगिक नगरी अधिनियम , १९६५ ( १९६५ चा 
महा. ४० वा ) च्या कलम १० , पोट- कलम ( १) च्या परंतुकामध्ये निश्चित केलेल्या पद्धतीप्रमाणे उक्त नगर पंचायत क्षेत्रातील रहिवाशांच्या माहितीसाठी प्रसिद्ध 
करण्यात आला होता . त्यास अनुसरून आलेल्या हरकतींचा सर्वंकष विचार करून मी , जिल्हाधिकारी , गोंदिया , उक्त अधिनियमाच्या कलम १० , 
पोट- कलम (१ ) अन्वये प्रदान केलेल्या अधिकाराचा वापर करून निम्नोक्त आदेश देत आहे . 


आदेश 


क्रमांक जिंकागो -नपाप्र - कावि- ४९६- २०१५ . 


ज्याअर्थी, महाराष्ट्र नगर परिषदा, नगर पंचायती व औद्योगिक नगरी अधिनियम , १९६५ ( १९६५ चा महा . ४० वा ) च्या कलम १० , पोट - कलम ( २ ) 
अन्वये आयुक्त तथा प्रादेशिक संचालक, नगरपालिका प्रशासन , नागपूर विभाग , नागपूर यांचे पत्र क्रमांक एम . यु. एन- १९( ३)- सीआर ४७- २०१५ , 
दिनांक ८ सप्टेंबर , २०१५ च्या आदेशान्वये त्यांनी सडक अर्जुनी नगर पंचायतीच्या बाबतीत खाली दर्शविल्याप्रमाणे निवडावयाच्या सभासदांची संख्या 
अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती व नागरिकांचा मागासवर्ग यांच्यासाठी राखून ठेवावयाच्या जागा व स्त्रियांसाठी ( अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती व 
नागरिकांच्या मागास प्रवर्गाच्या स्त्रियांसाठी राखून ठेवावयाच्या जागा धरून ) ठेवावयाच्या जागा निश्चित केलेल्या आहेत . 


( १ ) निवडावयाच्या सदस्यांची एकूण संख्या 


( २ ) अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती व नागरिकांचा मागासवर्ग यांच्यासाठी राखून ठेवावयाच्या जागा संख्या . . 


( अ ) अनुसूचित जाती 


( ब ) अनुसूचित जमाती 


( क ) नागरिकांचा मागस प्रवर्ग 


( ४ ) 


( ३ ) स्त्रियांसाठी ( अनुसूचित जाती , अनुसूचित जमाती व नागरिकांच्या मागासवर्गीय यांच्यासाठी राखून 

ठेवावयाच्या जागा धरून ) 
उपरोक्त ( ३) पैकी वरील क्रमांक २ ( अ ), ( ब) व ( क ) येथील जागामध्ये अनुसूचित जाती, अनुसूचित 
जमाती व नागरिकांचा मागासप्रवर्गाच्या स्त्रियांसाठी राखून ठेवावयाच्या जागांची संख्या खालीलप्रमाणे 
राहील. 
( अ ) अनुसूचित जाती 
( ब ) अनुसूचित जमाती 

( क ) नागरिकांचा मागास प्रवर्ग 
( ५) स्त्रियांसाठी सर्वसाधारण जागा म्हणून राखून ठेवावयाच्या जागांची संख्या [ अनुक्रमांक (३ ) समोरील 

नमूद केलेल्या जागा वजा (४ ) समोरील नमूद केलेल्या जागा .] 
२ . त्याअर्थी, आता , राज्य निवडणूक आयुक्त, महाराष्ट्र यांचेकडील आदेश क्रमांक मनप- २००४-प्र.क्र . ३४ - का -०६, दिनांक १७ सप्टेंबर , २००४ , व 
महाराष्ट्र नगर परिषदा , नगर पंचायती व औद्योगिक नगरी अधिनियम , १९६५ चे कलम १० , पोट- कलम ( १ ) अन्वये प्राप्त झालेल्या प्राधिकारांचा वापर करून 
मी , गोंदिया जिल्ह्याचा जिल्हाधिकारी याद्वारे उक्त नगर पंचायत क्षेत्र जितक्या भागात विभागण्यात येईल त्या प्रभागांची संख्या व त्यांची व्याप्ती या आदेशाच्या 
अनुसूचीमध्ये दर्शविल्याप्रमाणे निश्चित करीत असून ज्या प्रभागामध्ये अनुसूचित जाती , अनुसूचित जमाती व नागरिकांच्या मागासवर्ग यांच्यासाठी व 
स्त्रियांसाठी ( अनुसूचित जाती , अनुसूचित जमाती व नागरिकांच्या मागासवर्गातील स्त्रियांसह ) जागा राखून ठेवण्यात येतील ते प्रभाग निर्दिष्ट करीत 
आहे . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग एक - अ नागपूर विभागीय पुरवणी , सप्टेंबर ९ , २०१५ /भाद्रपद १८ , शके १९३७ 


२१ 


३ . या आदेशाच्या तारखेच्या निकटनंतरच्या पुढील सार्वत्रिक निवडणुकीच्या प्रयोजनार्थ हा आदेश अंमलात येईल . 


अनुसूची 


प्रभागाची व्याप्ती 


प्रभाग प्रभागाचे नाव , 
क्रमांक असल्यास 


जागा राखीव असल्यास कोणासाठी 

जसे अनु . जाती / अनु . जमाती/ 
नागरिकांच्या मागासवर्गासाठी वा 
स्त्रियांसाठी ( अनु . जाती/ अनु . 
जमाती/नागरिकांचा मागासवर्ग 

स्त्रियांसाठी धरून ) 


(१) 


(२) 


( ४ ) 


१ प्रभाग क्र . १ 


उत्तर - हामीद शेख यांचे घरापासून पूर्वेकडे राजेंद्र अग्रवाल यांचे घराचे कंपाऊंड वॉल . . अनुसूचित जाती ( महिला ) 

गोंदिया - कोहमारा रोडपर्यंत . 
पूर्व राजेंद्र अग्रवाल यांचे घराचेकंपाऊंड वॉलपासून गोंदिया-कोहमारा रस्त्याने दक्षिणेकडे 

शिवमंदिरपर्यंत . 


दक्षिण - शिवमंदिरापासून पश्चिमेकडे लक्ष्मी शिक्षण संस्था , सडक अर्जुनीची इमारतपर्यंत . 


पश्चिम - लक्ष्मी शिक्षण संस्था इमारत पासून उत्तरेकडे हामीद शेख यांचे घरापर्यंत . 


२ प्रभाग क्र . २ 


उत्तर - ईदगाह पासून पूर्वेकडे श्री . मारोती रामटेके यांचे घरापर्यंत . 


. . नागरिकांचा मागास प्रवर्ग 

( महिला) 


पूर्व - 


श्री . मारोती रामटेके यांचे घरापासून दक्षिणेस श्री . परमानंद बडोले यांचे घरापर्यंत . 


दक्षिण - श्री . परमानंद बडोले यांचे घरापासून आंगनवाडी क्र . ३ पर्यंत पश्चिमेकडे होलीचंद 

शहारे राज्य महामार्गावरील यांचे घरापर्यंत . 
पश्चिम - श्री . होलीचंद शहारे यांचे घरापासून उत्तरेकडे ईदगाह पर्यंत . 


३ प्रभाग क्र . ३ 


. . सर्वसाधारण ( महिला ) 


उत्तर - श्री . फिरोज पठान यांचे घरापासून पूर्वेस श्री . जागेश्वर पातोडे यांचे घरापर्यंत . 
पर्व _ 

श्री . जागेश्वर पातोडे यांचे घरापासून दक्षिणेस सौ . सरीता सुकदेव सतदेवे यांचे 
श्री तारोपना । 
घरापर्यंत . 


दक्षिण - सौ . सरिता सुकदेव सतदेव यांचे घरापासून पश्चिमेस श्री . शामराव लांजेवार यांचे 

घरापर्यंत . 


पश्चिम - श्री . शामराव सुकदेव लांजेवार यांचे घरापासून उत्तरेकडे श्री . फिरोज पठान यांचे 

घरापर्यंत . 


४ प्रभाग क्र . ४ 


उत्तर - श्रीमती गिता बे. अशोक लांजेवार यांचे घरापासून जि . प . हा . शाळा कब्रस्थान पर्यंत . . नागरिकांचा मागास प्रवर्ग 
तेथून पूर्वेकडे मालनबाई डोंगरे यांचे घरापर्यंत . 

( महिला ) 


पूर्व - 


मालनबाई डोंगरे यांचे घरापासून दक्षिणेस सिद्धार्थ उंदिरवाडे यांचे घरापर्यंत . 


दक्षिण - श्री .सिद्धार्थ उंदिरवाडे यांचे घरापासून पश्चिमेस बद्रिप्रसाद अग्रवाल यांचे घरापर्यंत . 


पश्चिम - बद्रिप्रसाद अग्रवाल यांचे घरापासून उत्तरेस गिताबाई बे . अशोक लांजेवार यांचे 

राज्य महामार्गावरील घरापर्यंत . 


ना .-एक - अ - ६ ( १६३५ ) . 


२२ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग एक - अ नागपूर विभागीय पुरवणी , सप्टेंबर ९ , २०१५/ भाद्रपद १८ , शके १९३७ 


अनुसूची - चालू 


५ प्रभाग क्र . ५ 


उत्तर - हिमासन दुधपचारे यांचे घरापासून पूर्वेकडे पडीत राईस मिलची पडीत जागा . . नागरिकांचा मागास प्रवर्ग 

कोहमारा- गोंदिया रोड पर्यंत . 


पूर्व 


पडीत राईस मिलची जागा गोंदिया -कोहमारा रोड पासून दक्षिणेस दुर्गा चौकातील 
रामेश्वर अग्रवाल यांचेकिराणा दुकानापर्यंत . 


दक्षिण - रामेश्वर अग्रवाल किराणा दुकानापासून तिडका रोड पश्चिमेस फारूख गफ्फार 

शेख यांचे घरापर्यंत . 


पश्चिम - फारूख गफ्फार शेख यांचे घरापासून उत्तरेकडे हिमासन दुधपचारे यांचे 

घरापर्यंत . 


६ प्रभाग क्र . ६ 


उत्तर - 


श्री . शंकर खेडकर यांचे घरापासून पूर्वेकडे जब्बार खाँ पठान यांचे घरापर्यंत . 


. . अनुसूचित जमाती ( महिला ) 


पूर्व 


जब्बार खाँ पठान यांचे घरापासून दक्षिणेकडे श्री . मोरेश्वर उदापुरे यांचेतिडका 
रोडवर घरापर्यंत . 


दक्षिण - श्री . मोरेश्वर उदापुरे यांचे घरापासून तिडका रोडने पश्चिमेकडे अग्रवाल जमनाबाई 

लेखराम घर क्र . २८६ पर्यंत . 


पश्चिम - घर क्र . २८६ अग्रवाल जमनाबाई लेखराम यांचे घरापासून उत्तरेकडे श्री . अंताराम 

नान्हे चे घर व शंकर खेडकर यांचे घरापर्यंत . 


७ प्रभाग क्र . ७ 


उत्तर - श्रीमती गोस्वामी अहिल्या प्रकाश घर क्र . ६९ पासून पूर्वेकडे श्री . गोपाल सोनपिपरे . . अनुसूचित जाती ( महिला ) 

यांचे घरापर्यंत . 


पूर्व 


श्री . गोपाल सोनपिपरे यांचे घरापासून दक्षिणेस पार्बताबाई सुर्यवंशी यांचे 
घरापर्यंत . 


दक्षिण - पार्बताबाई सुर्यवंशी यांचे घरापासून पश्चिमेकडे श्री . शामराव बकाराम लांजेवार 

यांचे घरापर्यंत ( घर क्र . ५३ ) . 


पश्चिम - शामराव बकाराम लांजेवार यांचे घरापासून उत्तरेस श्रीमती गोस्वामी अहिल्याबाई 

प्रकाश यांचे घरापर्यंत . 


८ प्रभाग क्र . ८ 


उत्तर - श्रीमती शांताबाई सिताराम शहारे यांचे घरापासून पूर्वेकडे श्री . ताहिरअली नआबअली . . नागरिकांचा मागास प्रवर्ग 

सैयद यांचे घरापर्यंत . 


श्री . ताहिरअली नवाबअली सैयद यांचे घरापासून दक्षिणेकडे सलीम पठान यांचे 
घरापर्यंत . (तिडका रोड ) 


दक्षिण - सलीम पठान यांचे घरापासून पश्चिमेस राजु केवळराम राजगिरे यांचे घरापर्यंत व 

नंतर मधुकर राजगिरे यांचे घरापर्यंत . 


पश्चिम - मधुकर राजगिरे यांचे घरापासून उत्तरेकडे श्रीमती शांताबाई शहारे यांचे 

घरापर्यंत . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग एक - अ नागपूर विभागीय पुरवणी , सप्टेंबर ९ , २०१५/ भाद्रपद १८ , शके १९३७ 


२३ 


अनुसूची - चालू 


(३ ) 


( १) (२) 
९ प्रभाग क्र . ९ 


पूर्व 


उत्तर - श्री . कृष्णा भैय्यालाल दखने यांचे घरापासून पूर्वेकडे मंदाबाई कटारे नंतर . . सर्वसाधारण (महिला) 

श्री . विष्णू उका गहाणे यांचे घरापर्यंत . 
श्री . विष्णू उका गहाणे यांचे घरापासून रस्ता ओलांडून सोमा मोडकू ठाकरे यांचे 

घरापासून श्री . हेमराज रूपचंद टेकाम यांचे घरापर्यंत . 
दक्षिण - श्री . हेमराज रूपचंद टेकाम यांचे घरापासून पश्चिमेस तिडका रोड लंजे आश्रम 

शाळापर्यंत . 
पश्चिम - लंजे आश्रम शाळा स/ अर्जुनी यांचे शाळेपासून उत्तरेकडे श्री . कृष्णा भैय्यालाल 

दखने यांचे घरापर्यंत . 


१० प्रभाग क्र . १० 


उत्तर - श्री . ईश्वरदास राजाराम लांजेवार यांचे घरापासून तिडका रोडने पूर्वेकडे . . सर्वसाधारण . 

श्री . निशारअली सैयद यांचे घरापर्यंत . 
पूर्व - निशारअली हामीदअली सैयद यांचे घरापासून दक्षिणेकडे सचिन ब्राम्हणकर यांचे 

घरापर्यंत . 


दक्षिण - श्री . सचिन ब्राम्हणकर यांचे घरापासून पश्चिमेस मोठा तलावाची पारपर्यंत . 


पश्चिम - मोठ्या तलावाची पार पासून उत्तरेकडे ईश्वरदास लांजेवार यांचे घरापर्यंत . 


११ प्रभाग क्र . ११ 


एकादास उ 


उत्तर - श्री . मन्नान खान यांचे घरापासून उत्तरेकडून शितलबाई खोब्रागडे यांचे घराजवळून . . सर्वसाधारण . 

पूर्वेकडे द्वारकादास अग्रवाल यांचे घरापर्यंत . 
पूर्व - द्वारकादास अग्रवाल यांचे घरापासून दक्षिणेस श्रावण कोरे यांचे घरापर्यंत . 
दक्षिण - श्रावण कोरे यांचे घरापासून पश्चिमेकडे रस्त्याने सुखदेव शंकर आत्राम यांचे 

घरापर्यंत . 
पश्चिम – सुखदेव आत्राम यांचे घरापासून उत्तरेकडे श्री . मन्नान खान यांचे घरापर्यंत . 


१२ प्रभाग क्र . १२ 


उत्तर - 


श्री . रामेश्वर अग्रवाल यांचे घरापासून पूर्वेकडे दुर्गा चौक गोंदिया - कोहमारा रोड . . अनुसूचित जमाती. 
शंकरलाल अग्रवाल यांचे घरापर्यंत . 


ना 


पूर्व 


शंकरलाल अग्रवाल दुर्गाचौक यांचे घरापासून दक्षिणेकडे श्रीमती निर्मलाबाई भानुदास 
कोवे यांचे घरापर्यंत . 


दक्षिण - श्रीमती निर्मलाबाई भानुदास कोवे यांचे घरापासून पश्चिमेकडे श्री . गोपीनाथ मसराम 

यांचे घरापर्यंत . 


पश्चिम - श्री . गोपीनाथ मसराम यांचे घरापासून उत्तरेकडे श्री . रामेश्वरलाल अग्रवाल यांचे 

घरापर्यंत . 


१३ प्रभाग क्र . १३ 


उत्तर - श्रीमती आनंदाबाई किसन मडावी यांचे घरापासून पूर्वेकडे शेंडा रोडने श्री . इफ्तेखार . . सर्वसाधारण ( महिला ) 

अली सैयद यांचे घरापर्यंत . 


पूर्व 


श्री . इफ्तेखार अली सैयद यांचे घरापासून दक्षिणेकडे दिलीप कोवे यांचे घरापासून 
पुढे श्री . ठवरे गुरूजी यांचे घरापर्यंत . 


दक्षिण - श्री . ठवरे गुरूजी यांचे घरापासून पश्चिमेकडे गोंदिया - कोहमारा राज्यमार्गावरील 

श्री . पृथ्वीराज चिंधु चचाणे यांचे घरापर्यंत . 


पश्चिम - श्री . पृथ्वीराज चिंधु चचाणे यांचे घरापासून गोंदिया - कोहमारा रोडने उत्तरेकडे 

श्रीमती आनंदाबाई किसन मडावी यांचे घरापर्यंत . 


२४ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग एक - अ नागपूर विभागीय पुरवणी , सप्टेंबर ९ , २०१५/ भाद्रपद १८ , शके १९३७ 


अनुसूची – चालू 


( ४ ) 


(१) (२) 
१४ प्रभाग क्र . १४ 


उत्तर - 


श्री . विजय मडावी यांचे घरापासून पूर्वेकडे रोडने श्री . यशवंत येसनसुरे यांचे . . सर्वसाधारण . 
घरापर्यंत . 


पूर्व 


श्री . यशवंत येसनसुरे यांचे घरापासून श्रीमती दुर्गाबाई माणीक खोटेले यांचे 
घरापर्यंत . 


दक्षिण - दुर्गाबाई माणीक खोटेले यांचे घरापासून पश्चिमेकडे श्री . कुंभराज रतिराम लांजेवार 

यांचे घरापर्यंत . 


पश्चिम - श्री . कुंभराज रतिराम लांजेवार यांचे घरापासून उत्तरेकडे श्री . विजय मडावी यांचे 

घरापर्यंत . 


१५ प्रभाग क्र . १५ उत्तर - 


श्री . विनायक निताराम नेवारे यांचे घरापासून पूर्वेकडे ग्रामीण रुग्णालयाचे पश्चिम . . सर्वसाधारण . 
बाजूने श्रीमती गोपिका किरपाने यांचे घरापर्यंत . 


पूर्व - 


श्रीमती गोपिका किरपाने यांचे घरापासून सभापती क्वॉटरपर्यंत . 


दक्षिण - सभापती क्वॉर्टर पासून श्रीमती गोदावरी केशव कुंभरे यांचे घराजवळून पश्चिमेकडे 

श्री . टिकाराम कचरू बागडकर गुरूजी यांचे घरापर्यंत . 


पश्चिम - श्री . टिकाराम कचरू बागडकर गुरूजी यांचे घरापासून उत्तरेकडे श्री . विनायक 

निताराम नेवारे यांचे घरापर्यंत . 


१६ प्रभाग क्र . १६ 


उत्तर - श्री . सुभाष प्रधान यांचे घरापासून पूर्वेकडे श्री . ईश्वर कोरे यांचे घराजवळून पुढे . . नागरिकांचा मागास प्रवर्ग 
पंचायत समितीपर्यंत . 

( महिला ) 


पूर्व - 


पंचायत समिती सडक अर्जुनी पासून दक्षिणेकडे आयटीआय व कविता देवराज वैद्य 
यांचे घरापर्यंत . 


दक्षिण - श्रीमती कविता देवराज वैद्य व आयटीआय कडून पश्चिमेकडे श्री . पवन अग्रवाल 

ले- आऊट संजय मेश्राम यांचे वासुदेव लटु शहारे यांचे घरापर्यंत . 


पश्चिम - श्री . वासुदेव लटु शहारे यांचे घरापासून उत्तरेकडे श्री . सुभाष प्रधान यांचे घरापर्यंत . 


१७ प्रभाग क्र . १७ उत्तर - श्रीमती शोभा उरकुडा उईके यांचे घरापासून पूर्वेकडे श्री . रामलाल राउत यांचे . . अनुसूचित जाती. 

घरापर्यंत . 


पूर्व 


श्री . रामलाल राउत यांचे घरापासून गोंदिया - कोहमारा रोडने राजीव गांधी महाविद्यालय 
पर्यंत . 


दक्षिण - राजीव गांधी महाविद्यालय पासून पश्चिमेकडे एच . एन्ड टी . कॉलेजपर्यंत . 


पश्चिम - एच . एन्ड टी . कॉलेजपासून उत्तरेकडे सरळ श्रीमती शोभा उरकुडा उईके यांचे 

घरापर्यंत . 


गोंदिया : 
दिनांक ९ सप्टेंबर २०१५ . 


डॉ . विजय सुर्यवंशी , 
जिल्हाधिकारी , 

गोंदिया . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग एक - अ नागपूर विभागीय पुरवणी , सप्टेंबर ९ , २०१५ / भाद्रपद १८ , शके १९३७ 


HIGT 9 - 31 ( 37241.) (-1 . fą . .) H . ST . PI., 31 . ū . 933 


BY COLLECTOR 


In exercise of powers the conferred on me, by Order No . MNP - 2004 /CR - 34 / W -6 Dated - 17th Septem 
ber 2004 of the State Election Commissioner , Maharashtra , the draft order fixing the number of seats to 
be elected and the extent of the wards into which the said Nagar Panchayat area of the Nagar Panchayat 
to be divided and wards to be reserved for Scheduled Castes , Scheduled Tribes , Backward class of citizen 
and Women (including women belonging to the Scheduled castes , Scheduled Tribes and the Backward 
Class fo citizens) as the case may be, as shown in the Schedule to the Draft Order , bearing No . Desk 
XII/ MUM - 19 (3 )- CR - 47 - 2015 dated 12 - 08 - 2015 was published as required by the proviso to sub -section ( 1) 
of Section 10 of the Maharashtra Municipal Council , Nagar Panchayats and Industrial Townships Act , 
1965 , for information of the residents of the Sadak Arjuni Nagar Panchayat ; and after carefully consdiering 
the objections received by me in respect of the said draft order , I, Collector of Gondia district in exercise 
of the powers conferred on me by sub - section ( 1) of Section 10 of the said Act, hereby make the following 
order namely , 


ORDER 


No. Collr . Gon -MUN -WS -496 - 2015 . 


Whereas , the Commissioner and Regional Director of Municipal Administration , Nagpur Division , 
Nagpur by his order No . MUN - 19 (3 )CR -47 / 2015 dated 08 -09 - 2015 issued under Sub - section (2 ) of Section 
10 of the Maharashtra Municipal Council Nagar Panchayat and Indurstrial Township Act, 1965 (Mah . XL 
of 1965 ) has fixed for Sadak Arjuni Nagar Panchayat, the number of councillors to be elected and the 
number of seats to be reserved for the Scheduled Caste , Scheduled Tribes and Backward Class of Citizen 
and Women (including the number of seats reserved for women belonging to the Scheduled Castes, the 
Scheduled Tribes and Backward Class of Citizens) as shown below : 

( 1) The number of Councillors to be elected 
(2 ) The number of Seats to be reserved , 

(a ) For the Scheduled Castes 
(b ) For the Scheduled Tribes 

( c) For the Backward Class of Citizens 
( 3 ) The total number of seats reserved for Women . . 

( including the number of seats to be reserved for women 
belonging to the Scheduled Castes, Scheduled Tribes 

and Backward Class of Citizens) . 
(4 ) Out of seats at serial number (3 ), the number of seats reserved 

for women belonging to the Scheduled Castes , Scheduled 
Tribes and Backward Class of Citizens from amongst the 
seats reserved for Scheduled Castes , Scheduled Tribes and 
Backward Class of Citizens as shown in item at serial number 
( 2)(a ), (b ) and (c ) respectively are as under : 

( a ) For the Scheduled Castes 
(b ) For the Scheduled Tribes 

(c ) For the Backward Class of Citizens 
(5 ) Number of seats reserved for Women as General category . . 

[Number of seats at Serial Number (3 ) minus number of seats at 
Serial Number (4)]. 


1-56 -37 –6 ( 9& 34 ) 


( 9 ) 


२६ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग एक - अ नागपूर विभागीय पुरवणी, सप्टेंबर ९ , २०१५ / भाद्रपद १८ , शके १९३७ 


2 . Now therefore, in exercise of the powers conferred on me by Order No . MNP - 2004 -CR - 34 / W - 06 
dated 17 " September 2004 of the State Election Commissioner , Maharashtra read with sub -section ( 1) 
of Section 10 of the Maharashtra Municipal Council, Nagar Panchayats and Industrail Township Act , 
1965 (Mah . XL . of 1965 ). I, Collector of Gondia District hereby, fix the number and extent of the wards 
into which the said Nagar Panchayat area shall be divided and specify the wards in which seats shall be 
reserved for the Schedule Castes , Scheduled Tribes , the Backward Class of Citizens and Women (in 
cluding women belonging to the Schedule Caste , Schedule Tribes , the Backward Class of Citizens) as 
the case may be, as shown in the Schedule to this order. 

3 . This Order shall take effect for the purpose of the next General Elections held immediately 
following the date of this Order. 


SCHEDULE 


Boundaries of Prabhag 


Prabhag Prabhag 
No. Name, 

if any 


Whether seat is reserved 

and if so , for whom , 
S . C . / S . T ./ B . C . C . & Women 

( including S . C . S . T . 

B . C . C . Women ) 
as the case may be 


(1) 


(2 ) 


( 3 ) 


( 4 ) 


Ward 
No . 1 


Scheduled Caste 

(Women ) 


Ward 
No. 2 


Backward Class of 
Citizen (Women ) 


North — From house of Hamid Sheikh towards east upto 

of Rajendra Agrawal to upto compound wall Gondia 

Kohmara Road . 
East - From compoundwall ofRajendra Agrawal to Gondia 

Kohmara raod upto shiv mandir . 
South — From Shiv mandir to towards west upto building 

of Laxmi Shikshan Sanstha Sadak Arjuni. 
West - From Laxmi Shikshan Sanstha Building to to 

wards North upto house of Hamid Sheikh . 
North From Idgah to towards East upto House Maroti 

Ramteke house. 
East - From House of Maroti Ramteke to towards South 

upto house of Parmanand Badole . 
South — From House of Parmanand Badole to upto 

Anganwadi No. 3 towards west upto house of 

Holichand Shahare on State highway . 
West - From The House of Shri Holichand Shahare to up 

to Idgah . 
North — From the house of Firoj Pathan to towards East upto 

house of Jageshwar Patode. 
East - From house of Jageshwar Patode towards South 

upto house of Sau . Sarita Sukdeo Satdeve . 
South From house of Sau . Sarita Sukdeo Satdeve towards 

west upto house of Shamrao Lanjewar. 
West - From house of Shamrao Lanjewar towards North 

upto house of Firoj Pathan . 
North — From house of Smt. Gitabai Ashok Lanjewar to Z .P . 

high School and upto burial ground and towards 

East house of Malanbai Dongre . 
East - From house of Malanbai Dongre to South upto 

house of Siddharth Undirwade. 
South — From house of Siddharth Undirwade to west upto 

house of Badriprasad Agrawal. 
West - From house of Badriprasad Agrawal to north upto 

house of Geetabai Ashok Lanjewar at state high 
way . 


m 


Ward 
No . 3 


General (Women ) 


Ward 
No . 4 


Backward Class of 
Citizen (Women ) 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग एक - अ नागपूर विभागीय पुरवणी, सप्टेंबर ९ , २०१५/ भाद्रपद १८ , शके १९३७ 


२७ 


SCHEDULE - contd . 


(1) 


(2) 


(3) 


5 


Ward 
No . 5 


Backward Class of 

Citizen 


North — From House of Himasan Dudhapachare to East by 

Rice mill open land upto Kohmara Gondia Road . 
East - From Rice mill open land at Kohmara Gondia road 

to south upto kirana shop of Rameshwar Agrawal 

at Durga chowk . 
South — From Kiran Shop of Rameshwar Agrawal to by 

Tidka road to west upto house Farooque Gaffar 

Sheikh . 
West - From house of Farooque Gaffar Sheikh to North 

upto house of Himasan Dudhapachare . 


Ward 
No. 6 


Scheduled Tribe 

(Women ) 


unt 


North — From House of Shankar Khedkar to East upto 

house of Jabbar Khan Pathan . 
East From house of Jabbar Khan Pathan towards South 

upto house of Moreshwar Udapure at Tidka road . 
South — From house ofMoreshwar Udapure to by Tidka road 

to west upto house of Agrawal JamnabaiLekhram 

house No. 286 . 
West - From house of Agrawal Jamnabai Lekharam to 

north to house of Antaram Nanhe and upto house 
of Shankar Khedkar . 


Ward 
No . 7 


Scheduled Caste 

(Women ) 


North — From House of Smt. Goswami Ahilya Prakash 

house No . 69 to East upto House of Gopal 

Sonpipare . 
East - From house ofGopal Sonpipare to South upto house 

of Parvatabai Suryavanshi. 
South — From house of Parvatabai Suryavanshi to west upto 

house no . 53 of Shyamrao Bakaram Lanjewar . 
West From house of Shyamrao Bakaram Lanjewar to 

north upto house of Goswami Ahilyabai Prakash . 


Ward 
No . 8 


Backward Class of 

Citizen 


North From House of Smt. Shantabai Sitaram Shahareto 

East upto house of Tahirali Nawabali Saiyad . 
East - From house of Tahirali Nawabali Saiyad 
toward South upto house of Salim Pathan at Tidka 

Road . 
South — From house of Salim Pathan to towards of Raju 

Kewalram Rajgire and upto house of Madhukar 

Rajgire . 
West From house ofMadhukar Rajgire to towards North 

upto house of Smt. Shantabai Shahare . 


9 


Ward 
No. 9 


General (Women ) 


North — From house of Krishna Bhaiyalal Dakhane 
towards 
Mandabai Katare and upto house of Vishnu Uka 

Gahane. 
East From house of Vishnu Uka Gahane to across the 

road to house of Soma Modku Thakre and next 

upto house of Hemraj Roopchand Tekam . 
South - From house of Hemraj Roopchand Tekam to west 

upto Lanje Ashram Shala , Tidka Road . 
West - From Lanje Ashram shala Tidka Road towards 

north upto house of Krishna Bhaiyalal Dakhane. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग एक- अ नागपूर विभागीय पुरवणी , सप्टेंबर ९ , २०१५ / भाद्रपद १८ , शके १९३७ 


SCHEDULE - contd . 


(1) 


(2) 


(3 ) 


General 


Ward 
No. 10 


North — From house of Ishwardas Rajaram Lanjewar to by 

Tidka road towards East Nisharali Saiyad house . 
East - From Nisharali Saiyad House to towards South up 

to house of Sachin Bramhankar . 
South — From Sachin Bramhankar house towards west up 

to bank of lake. 
West From Bank of Lake towards North upto house of 

Ishwardas Lanjewar. 


11 


General 


Ward 
No . 11 


North — From house of Mannan Khan towards north to 

Shitlbai Khobragade house and towards East up 

to house of Dwarkadas Agrawal. 
East - From house of Dwarkadas Agrawal to South upto 

house of Shrawan Kore . 
South — From house of Shrawan Kore to west by road upto 

house of Sukhdeo Shankar Atram . 
West - From house of Sukhdeo Shankar Atram to North 

upto house of Mannan Khan . 


12 


Scheduled Tribe 


Ward 
No. 12 


North — From house of Rameshwar Agrawal towards Durga 

Chowk Gondia -Kohmara road upto house of 

Shankarlal Agrawal. 
East , From house of Shankarlal Agrawal Durga Chowk 

to towards South upto house of Nirmalabai 

Bhanudas Kowe . 
South — From house of Smt. Nirmalabai Bhanudas Kowe 

towards West upto house of Gopinath Masram . 
West - From Gopinath Masram House towards North up 

to house of Rameshwarlal Agrawal. 


13 


General (Women ) 


Ward 
No. 13 


North — From house of Anandabai Kisan Madavi towards 

East by Shenda road upto house of Iftekhar ali 

Saiyad . 
East , From house of Iftekhar ali Saiyad towards South 

by house of Dilip Kowe upto house of Thaware 

Guruji . 
South — From house of Thaware Guruji towards West 

Gondia -Kohmara road State highway upto house 
of Prithviraj Chindhu Chachane. 
From house of Prithviraj Chindhu Chachane to 
Gondia -Kohmara road to wards North upto house 
of Anandabai Kisan Madavi. 


ara 


ise 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग एक - अ नागपूर विभागीय पुरवणी , सप्टेंबर ९ , २०१५/ भाद्रपद १८ , शके १९३७ 


28 


SCHEDULE — contd . 


(1) 


(2) 


(3 ) 


(4 ) 


14 


General 


Ward 
No . 14 


15 


Ward 
No . 15 


General 


North — From house of Vijay Madavi towards East by raod 

upto house of Yashwant Yesansure . 
East - From house of Yashwant Yesansure upto 

Smt. Durgabai Manik khotele . 
South — From house of Durgabai Manik Khotele towards 

west upto house of Kumbhraj Ratiram Lanjewar . 
West From house of Kumbhraj Ratiram Lanjewar to 

towards North upto house of Vijay Madavi . 
North — From house of Vinayak Neetaram Neware towards 

East Gramin Rugnalaya & by west side upto House 

of Gopika Kirpane. 
East - From house of Smt. Gopika Kirpane upto Quarter 

of Sabhapati. 
South — From Quarter of Sabhapati to by house of Godawari 

Keshao Kumbhare towards west upto house of 

Tikaram Kachru Bagadkar . 
West From house of Tikaram Kachru Bagadkar towards 

North upto house of Vinayak Nitaram Neware . 
North — From house of Subhash Pradhan towards East by 

house of Ishwar Kore and next upto Panchayat 

Samiti. 
East , From house of Panchayat Samiti towards South 

I. T.I. and upto kavita Deoraj Vaidya house . 
From house of Kavita Deoraj Viadya next by I. T .I. 
towards West by Pawan Agrawal Lay -out 
Sanjay Meshram and upto house of Vasudeo Latu 

Shahare . 
West - From house of Vasudeo Latu Shahare towards 

North upto house of Subhash Pradhan . 
North — From house of Smt. Shobha Urkuda Uikey towards 

East upto House of Ramlal Raut. 
East - From house of Ramlal Raut to by Gondia -Kohmara 

road upto Rajeev Gandhi College . 
South - From Rajeev Gandhi College towards west up to 

H . and T . College . 
West - From H . and T . College towards North upto House 

of Shobha Urkuda Uikey . 


16 


Ward 
No . 16 


Backward Class of 
Citizen ( Women ) 


17 


Scheduled Caste 


Ward 
No. 17 


Gondia : 
Dated the 9th September, 2015 . 


Dr. VIJAY SURYAWANSHI 

Collector , Gondia . 


1-36 -37-C (9 & 34 ) 


३० 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग एक - अ नागपूर विभागीय पुरवणी, सप्टेंबर ९ , २०१५/ भाद्रपद १८ , शके १९३७ 


भाज १ - अ ( असा.) (- गा . वि . पु .) म . शा . रा. , अ. > . १३४ 

जिल्हाधिकारी, यांजकडून 
राज्य निवडणूक आयोग , महाराष्ट्र यांचेकडून आदेश क्रमांक मनप - २००४ -प्र .क्र . ३४- का - ०६ , दिनांक १७- ९- २००४ अन्वये प्रदान केलेल्या अधिकारांचा 
वापर करून महाराष्ट्र नगर परिषदा , नगर पंचायती व औद्योगिक नगरी अधिनियम , १९६५ ( १९६५ चा महा. ४० वा ) ( यापुढे सदर “ उक्त अधिनियम ” म्हणून 
संबोधित केलेला) चे कलम १० पोट -कलम ( १) खाली गोंदिया जिल्ह्याचेजिल्हाधिकारी निम्नोक्त आदेशाच्या अनुसूचित दर्शविल्याप्रमाणे अर्जुनी नगर पंचायत 
जितक्या प्रभागामध्ये विभागण्यात येईल त्या प्रभागाची संख्या व त्यांची व्याप्ती निश्चित करण्याचे आणि ज्या प्रभागामध्ये अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती 
आणि नागरिकांच्या मागासवर्गासाठी जागा राखून ठेवण्यात येतील ते प्रभाग आणि त्याचप्रमाणे स्त्रियांसाठी ( अनुसूचित जाती , अनुसूचित जमाती आणि 
नागरिकांच्या मागासवर्गीय स्त्रियांसह ) जागा राखून ठेवण्यात येतील ते प्रभाग दर्शविणारा क्रमांक पत्र क्रमांक एम . यु . एन .- १९ (३)सिआर ४८ - १५ 
दिनांक १२ ऑगस्ट २०१५ च्या आदेशाचा प्रारुप मसुदा महाराष्ट्र नगर परिषदा, नगर पंचायती व औद्योगिक नगरी अधिनियम , १९६५ ( १९६५ चा महा . ४० वा ) 
च्या कलम १० पोट - कलम ( १ ) च्या परंतुकामध्ये निश्चित केलेल्या पध्दतीप्रमाणे उक्त नगर परिषद क्षेत्रातील रहिवाशांना माहितीसाठी प्रसिध्द करण्यात 
आला होता . त्यास अनुसरून आलेल्या हरकतींचा सर्वंकष विचार करून मी , गोंदिया जिल्ह्याचा जिल्हाधिकारी , उक्त अधिनियमाच्या कलम १० पोट- कलम ( १ ) 
अन्वये प्रदान केलेल्या अधिकाराचा वापर करून निम्नोक्त आदेश देत आहे . 


आदेश 


क्रमांक जिकागो-नपाप्र- कावि- ४९७-२०१५. 


ज्याअर्थी, महाराष्ट्र नगर परिषदा, नगर पंचायती व औद्योगिक नगरी अधिनियम , १९६५ ( १९६५ चा महा. ४० वा ) च्या कलम १० पोट - कलम ( २) अन्वये 
आयुक्त तथा प्रादेशिक संचालक , नगरपालिका प्रशासन , नागपूर विभाग नागपूर यांचे पत्र क्रमांक एम . यु.एन - १९( ३)-सिआर ४८ - १५ दिनांक ०८ - ०९ -२०१५ च्या 
आदेशान्वये त्यांनी अर्जुनी नगर पंचायतीच्या बाबतीत खाली दर्शविल्याप्रमाणे निवडावयाच्या सभासदांची संख्या, अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती व 
नागरिकांचा मागासवर्ग यांच्यासाठी राखून ठेवावयाच्या जागा व स्त्रियांसाठी ( अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती व नागरिकाच्या मागासवर्गाच्या स्त्रियांसाठी 
राखून ठेवावयाच्या जागा धरुन ) ठेवावयाच्या जागा निश्चित केलेल्या आहेत . 


( १ ) निवडावयाच्या सदस्यांची एकूण संख्या. 


( २) अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती व नागरिकांचा मागासवर्ग 


यांच्यासाठी राखून ठेवावयाच्या जागांची संख्या . 


( अ ) अनुसूचित जाती 
(ब) अनुसूचित जमाती 

( क ) नागरिकांचा मागास प्रवर्ग 
( ३) स्त्रियांसाठी ( अनुसूचित जाती , अनुसूचित जमाती व नागरिकांच्या मागासवर्ग यांच्यासाठी राखून 


ठेवावयाच्या जागा धरून ) 


( ४ ) उपरोक्त ( ३) पैकी वरील क्रमांक २ ( अ ), ( ब ) व ( क ) येथील जागामध्ये अनुसूचित जाती , 


अनुसूचित जमाती व नागरिकांचा मागासप्रवर्गाच्या स्त्रियांसाठी राखून ठेवावयाच्या जागांची 


संख्या खालीलप्रमाणे राहील . 


( अ ) अनुसूचित जाती 


( ब ) अनुसूचित जमाती 
( क ) नागरिकांचा मागास प्रवर्ग 


( ५) स्त्रियांसाठी सर्वसाधारण जागा म्हणून राखून ठेवावयाच्या जागांची संख्या ( अनुक्रमांक ३ 


समोरील नमूद केलेल्या जागा वजा ( ४) समोरील नमूद केलेल्या जागा .) 
२ . त्याअर्थी, आता, राज्य निवडणूक आयुक्त , महाराष्ट्र यांचे कडील आदेश क्र , मनप -२००४ -प्र.क्र .३४- का -०६, दिनांक १७-९ -२००४ अन्वये प्रदान 
केलेल्या अधिकारांचा वापर करून महाराष्ट्र नगर परिषदा, नगर पंचायती व औद्योगिक नगरी अधिनियम , १९६५ चे कलम १० पोट- कलम ( १ ) अन्वये प्राप्त 
झालेल्या प्राधिकारांचा वापर करून मी , गोंदिया जिल्ह्याचा जिल्हाधिकारी याद्वारे उक्त नगर परिषद क्षेत्र जितक्या भागात विभागण्यात येईल त्या प्रभागाची 
संख्या त्यांची व्याप्ती या आदेशाच्या अनुसूचीमध्ये दर्शविल्याप्रमाणे निश्चित करीत असून ज्या प्रभागामध्ये अनुसूचित जाती , अनुसूचित जमाती व नागरिकांचा 
मागासवर्ग यांच्यासाठी व स्त्रियांसाठी ( अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती व नागरिकांचा मागासवर्ग स्त्रियांसह ) जागा राखून ठेवण्यात येतील ते प्रभाग 
निर्दिष्ट करीत आहे . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग एक - अ नागपूर विभागीय पुरवणी, सप्टेंबर ९ , २०१५/ भाद्रपद १८ , शके १९३७ 


३१ 


३ . या आदेशाच्या तारखेच्या निकट नंतरच्या पुढील सार्वत्रिक निवडणुकीच्या प्रयोजनार्थ हा आदेश अंमलात येईल . 


अनुसूची 


प्रभागाच्या सिमा 


प्रभाग क्र . प्रभागाचे नाव , 

असल्यास 


आरक्षणाची स्थिती किती , जागा 

कोणत्या प्रवर्गासाठी 

जसे - अनु. जाती / 
अनु. जमाती/ नागरिकांच्या 
मागासवर्गासाठी व स्त्रियांसाठी 
( अनु . जाती/ अनु . जमाती / 
नागरिकांच्या मागासवर्ग 
स्त्रियासांठी धरुन ) 


( 3 ) 
उत्तर : वनविभाग डेपो साकोली रोड ते बिरसा मुंडा प्रस्तावित जागेपर्यत . 


प्रभाग 


अनुसूचित जाती ( महिला) 


क्रमांक -१ 


पूर्व : बिरसामुंडाच्या प्रस्तावित जागेपासून धनाजी मसराम ते हेमराज वंजारी ते 

उत्तम बडोले मुखरू ते शहारे ते भिमराव डोंगरवार ते पेट्रोल पंप नहरापर्यंत . 
दक्षिण : पेट्रोल पंप नहरापासून ते नवीन न्यायालय नवाजी शहारे चे घरापर्यंत . 
पश्चिमः नवाजी शहारे ते ग्रामीण रुग्णालय रेशीम उद्योग वन विभाग डेपो साकोली 

रोड पर्यंत . 
उत्तर : मालता दलाल ते मेतरसिंग टॉक ते यशोदाबाई इस्कापते ते लक्ष्मण 


प्रभाग 


अनुसूचित जाती ( महिला). 


क्रमांक - २ 


३ 


प्रभाग 


सर्वसाधारण 


क्रमांक -३ 


प्रभाग 


बाळबुध्दे पर्यंत . 
पूर्व : लक्ष्मण बाळबुध्दे ते रमेश भाग्यवंत ते विठोबा बोरीकर ते धानगाये ते रेल्वे 

क्रासिंग नहरा पर्यंत . 
दक्षिण : रेल्वे क्रासिंग नहरापासून ते आनंद जायस्वाल रोड पर्यंत . 
पश्चिमः आनंद जायस्वाल रोड पासून ते बाजीराव तुळसिकर ते मालताबाई दलाल 

यांचे घरापर्यत . 
उत्तर : चंद्रभान निर्बार्ते ते कापगते पेट्रोल पंप ते आनंदराव शहारे चे घरापर्यंत . 
पूर्व : आनंदराव शहारेचे घरापासून ते सखाराम झोळे चे घरापर्यंत . 
दक्षिण : सखाराम झोळे च्या घरापासून संजय बहेकार ते विनायक दखणे चे घरापर्यंत . 
पश्चिमः विनायक दखने चे घरापासून ते तालुका कृषि कार्यालय ते संपत कठाणे ते 

चंद्रभान निंबार्ते चे घरापर्यंत . 
उत्तर : कांताबाई पाऊलझगडे चे घरापासून ते लक्ष्मीकांत शेंदरे ते बोरकर गुरूजी 

ते नरेंद्र खोब्रागडे च्या घरापर्यत . 
पूर्व : नरेंद्र खोब्रागडे चे घरापासून कमला खोब्रागडे ते शिवा मेश्राम ते रघुनाथ 

लोणारे ते नहरा पर्यंत . 
दक्षिण : नहरा पासून ते शांती प्रसाद पाटणकर ते कोहमारा रोड नहरा पर्यंत . 
पश्चिमः कोहमारा रोड नहरा पासून ते राजु सोनवने ते ज्ञानेश्वर बागडे ते कांताबाई 

पाऊलझगडे चे घरापर्यत . 
उत्तर : हेमंत भांडारकर यांचे घरापासून पशिने चे घर ते नहरापासून पुरोहित यांचे 

शेतापर्यंत . 
पूर्व : पुरोहित यांचे शेतापासून शितला माता मंदिर , आंगणवाडी पर्यंत . 
दक्षिण : आंगणवाडी पासून अजय पशिने चे घर ते सरस्वती विद्यालय ते खरेदी-विक्री पर्यंत . 
पश्चिमः खरेदी -विक्री पासून रमन चांडक ते राकेश लंजे ते हेमंत भांडारकर यांचे घरापर्यंत . 


अनुसूचित जमाती ( महिला ) . 


क्रमांक - ४ 


प्रभाग 


नागरिकांचा मागास प्रवर्ग 

( महिला ). 


क्रमांक - ५ 


३२ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग एक - अ नागपूर विभागीय पुरवणी, सप्टेंबर ९ , २०१५ / भाद्रपद १८ , शके १९३७ 


अनुसूची - चालू 


( १) 


( २) 


( ३ ) 


सर्वसाधारण ( महिला) . 


सर्वसाधारण . 


८ 


अनुसूचित जाती ( महिला) . 


प्रभाग उत्तर : साकोली रोडवरील नहर क्रासिंग पासून हेमंत भांडारकरच्या घराच्या मागच्या 
क्रमांक ६ 

बाजुपासून मनोज अग्रवाल चे गोडाऊन पर्यंत . 
पूर्व : मनोज अग्रवाल चे गोडावून पासून ते नामदेव कापगते ते शहारे कॉम्प्लेक्स ते 

गोवर्धन हातझाडे चे घरापर्यंत , 
दक्षिण : गोवर्धन हातझाडे चे घरापासून ते खुणे गुरूजी यादोराव हुकरे चे घरापर्यंत . 

पश्चिमः यादोराव हुकरे यांचे घरापासून ते शेंदरे ते साकोली रोड नहरा पर्यंत . 
प्रभाग उत्तर : रहिमभाई पठाण यांचे घरापासून जि . प. शाळे पासून नवीन बस 
क्रमांक ७ 

स्टॉप पर्यंत . 
पूर्व : नवीन बस स्टॉप पासून पाटबंधारे विभाग ते पुरुषोत्तम घाटबांधे यांचे संकुल पर्यंत . 
दक्षिण : पुरुषोत्तम घाटबांधे चे संकुल पासून भुषण लोणारे ते रामजी बागडे ते प्रदिप 

केसलकर चे घरापर्यंत . 
पश्चिमः प्रदिप केसलकर ते विश्वनाथ शहारे ते अनिल नाकाडे ते गोडावून वसाहत ते 

रहिमखॉन पठाण चे घरापर्यंत . 
प्रभाग उत्तर : आंबेडारे यांचे घरापासून ते मुरलीधर दामले ते चांदेवार यांचे 
क्रमांक ८ 

घरापर्यंत . 
पूर्व : चांदेवार यांचे घरापासून भाऊराव लेदे ते आनंदराव डोंगरे ते स्वराज ट्रॅक्टर्स 

एजंसी पर्यंत . 
दक्षिण : स्वराज ट्रॅक्टर्स एजंसी पासून ते तिरपुडे सर संतोष चांदेवार चे घरापर्यंत . 

पश्चिमः संतोष चांदेवार चे घरापासून ते मनोहर मेश्राम ते आंबेडारे यांचे घरापर्यंत . 
प्रभाग उत्तर : ताडगाव रोडवरील नहराच्या क्रासिंग पासून न्यु मुन शाळा ते विश्वनाथ लंजे ते 
क्रमांक ९ 

मोहन भाजीपाले ते लक्ष्मण शहारे ते संतोष चांदेवार यांची दुकान चाळ ते 

पोस्ट ऑफीस ते युवराज मेश्राम ते वसंतराव नवखरेच्या घरापर्यंत . 
पूर्व : वसंतराव नवखरेच्या घरापासून ते एकनाथ राऊत ते देशमुख सर महेंद्र 

नंदागवळीच्या घरापर्यंत . 
दक्षिण : महेंद्र नंदागवळीच्या घरापासून ते देणेदार पोलीस ते राईस मिल पर्यंत . 

पश्चिमः राईस मिल पासून ते ताडगाव रोड नहराच्या क्रासिंग पर्यंत . 
प्रभाग उत्तर : बाजीराव उपरिकरच्या घरापासून ते मानापूरे ते राजीव शहा यांचे घरापर्यंत . 
क्रमांक १० पूर्व : राजु शहाचे घरापासून ते लता कापगते ते पुस्तोडे ते अशोक कापगते ते मंदा 

रहांगडाले ते राजकुमार सांगोळे च्या घरापर्यंत . 
दक्षिण : राजकुमार सांगोळेच्या घरापासून ते शहारे सर ते लोणारे सर ते अशोक 

कांबळेच्या घरापर्यंत . 
पश्चिमः अशोक कांबळेच्या घरापासून ते कापगते ते भाऊराव कापगते ते टिकाराम 

परशुरामकर ते बाजीराव उपरीकरचे घरापर्यंत . 
प्रभाग उत्तर : डि . को . ऑ. बँक ते जुना बस स्टॉप ते रेल्वे क्रासिंग पर्यंत . 
क्रमांक ११ पूर्व : जुना बस स्टॉप रेल्वे क्रासिंग पासून ते रेल्वे स्टेशन ते पुरुषोत्तम घाटबांधे ते 

तावशी रोड बोडी पर्यंत . 
दक्षिण : तावशी रोड बोडीपासून ते डोंगरवार सर ते मंगला खंडाईत च्या घरापर्यंत . 
पश्चिमः मंगला खंडाईत च्या घरापासून ते वामन येरणे ते मनोहर हुकरे ते शिला पटले 

ते अनिल जायस्वाल दुकान ते आनंद दुध डेअरी ते मांडोगने कॉम्प्लेक्स ते 
डि . को . ऑ .बँक पर्यंत . 


सर्वसाधारण ( महिला) . 


१० 


नागरिकांचा मागास प्रवर्ग 


नागरिकांचा मागास प्रवर्ग 

( महिला ) 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग एक - अ नागपूर विभागीय पुरवणी , सप्टेंबर ९ , २०१५/ भाद्रपद १८ , शके १९३७ 


अनुसूची- चालू 


(१ ) 


(२) 


( ३ ) 


( ४) 


१२ 


सर्वसाधारण. 


प्रभाग 
क्रमांक १२ 


प्रभाग 


नागरिकांचा मागास प्रवर्ग 


क्रमांक १३ 


१४ 


प्रभाग 
क्रमांक १४ 


अनुसूचित जमाती 


१५ 


उत्तर : रेल्वे क्रासिंगपासून ते मारगाये किराणा दुकान ते एस कुमार प्रिंटींग प्रेस ते 

चांडक गॅस एजन्सी ते हनुमान मंदिरपर्यंत . 
पूर्व : हनुमान मंदिर ते जगदिश भोयर ते गांधीचे घर ते लिलाधर पर्वते ते सुधाकर 

वल्केचे घरापर्यंत . 
दक्षिण : सुधाकर वल्केचे घरापासून ते शहारे गुरुजी ते एसएस जे कॉलेज रेल्वेपर्यंत . 
श्चिमः एसएस जे कॉलेज रेल्वेपासून ते रेल्वे क्रासिंगपर्यंत . 
उत्तर : नवलाखेचे घरापासून लोधी भवन चाळ ते कल्पना चंदेल ते उमराव राठोड ते 

जिल्हा प . शाळेच्या बाजूला नरेश वावरे चे घरापासून ते राहुल जोशी ते रमेश 

कापगते च्या घरापर्यंत . 
पूर्व : रमेश कापगतेच्या घरापासून ते अमृतजी लोगडे च्या घरापर्यंत . 
दक्षिण : अमृत लोगडे च्या घरापासून ते टिकाराम बोरकर ते जि . प . शाळेच्या बाजूला 

नरेश वावरे ते मधुकर अवदुत च्या घरापासून ते डाकराम पुस्तोडे चे घरापर्यंत . 
पश्चिमः डाकराम पुस्तोडे च्या घरापासून ते हरदयाल गुप्ता ते जानवी कलेक्शनपर्यंत . 
उत्तर : अरुन पशिने ते मोतीराम बागडे च्या घरापर्यंत . 
पूर्व : मोतीराम बागडे च्या घरापासून ते हातझाडे चाळ ते घनश्याम हातझाडे ते 

आनंद मेडिकल मंगरु नेवारे च्या घरापर्यंत . 
दक्षिण : मंगरु नेवारे च्या घरापासून ते आसाराम मडावी ते लुलकरन चितलांगे ते 

अनिल पशिने च्या घरापर्यंत 
पश्चिमः अनिल पशिने च्या घरापासून ते अरुन पशिनेच्या घरापर्यंत . 
उत्तर : दिनदयाल नागपुरे च्या घरापासून ते कमलाबाई परिहार ते नरेश चांदेवार ते 

शकुंतला चव्हाण चे घरापर्यंत . 
पूर्व : शकुंतला चव्हाणच्या घरापासून ते हरीभाऊ शहारे च्या घरापर्यंत . 
दक्षिण : हरीभाऊ शहारे च्या घरापासून ते सुनंदा शहारे ते तेजराम शहारे ते ग्यानिराम 

साखरे ते दामोधर सांगोळे च्या घरापर्यंत . 
पश्चिमः दामोधर सांगोळे च्या घरापासून दिनदयाल नागपूर च्या घरापर्यंत . 
उत्तर : जितेंद्र काळे ते संतोष यावलकर च्या घरापर्यंत . 
पूर्व : जितेंद्र काळे च्या घरापासून भिमसेन देव ते प्रभु हातझाडेच्या घरापर्यंत . 
दक्षिण : प्रभू हातझाडे च्या घरापासून ते विश्वनाथ पेंदाम ते सुधाकर जांभुळकरच्या 

घरापर्यंत . 
पश्चिमः संतोष यावलकर च्या घरापासून ते वासुदेव कापगते ते दौलत हातझाडे ते 

निलेश मुंगमोडे ते जि . प . शाळा ते बाबा शेंडे ते राजन पालीवाल ते गोपाल 

शहारे ते विठ्ठल गहाणे ते प्रभु हातझाडे चे घरापर्यंत 
उत्तर : मायाबाई शहारे ते पदम शहारे ते कृष्णा शहारे ते रोहिदास शहारेच्या 

घरापर्यंत . 
पूर्व : रोहिदास शहारे च्या घरापासून ते विनायक शहारे ते रतिराम शेंडे ते अजय 

डोंगरवार ते पोलीस पाटील चे घर ते बौध्द विहार ते देवाजी कोहळे ते राजन 

पालीवाल चे घरापर्यंत . 
दक्षिण : राजन पालीवाल च्या घरापासून ते विनोद जांभुळकर ते पुरुषोत्तम लांजेवार च्या 

घरापर्यंत . 
पश्चिमः पुरूषोत्तम लांजेवार च्या घरापासून ते मायाबाई शहारे च्या घरापर्यंत . 


प्रभाग 
क्रमांक १५ 


अनुसूचित जाती 


१६ 


प्रभाग 
क्रमांक १६ 


नागरिकांचा मागास प्रवर्ग 

( महिला) 


अनुसूचित जाती 


प्रभाग 
क्रमांक १७ 


डॉ . विजय सुर्यवंशी, 
जिल्हाधिकारी , गोंदिया . 


गोंदिया : 
दिनांक ९ सप्टेंबर २०१५. 
ना - एक - अ -९ ( १६३५ ) 


३४ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग एक - अ नागपूर विभागीय पुरवणी , सप्टेंबर ९ , २०१५/ भाद्रपद १८ , शके १९३७ 


HUT 9 - 37 (37841 .) (-1 .f . q .) H . STI . PI., 37. ū . 934 


BY COLLECTOR 


In exercise of the powers conferred on me, by Order No. MNP - 2004 / CR - 34 / W -6 , dated 17th September 
2004 of the State Election Commissioner , Maharashtra , the draft order fixing the number of seats to be 
elected and the extent of the wards into which the said Nagar Panchayat area of the Nagar Panchayat to 
be divided and wards to be reserved for Scheduled Castes , Scheduled Tribes , Backward Class of 
Citizens and Women (including women belonging to the Scheduled Castes, Scheduled Tribes and the 
Backward Class of Citizens) as the case may be, as shown in the Schedule to the Draft Order , bearing 
No . MUM - 19(3 )- CR - 48 - 2015 , dated 12 - 08 - 2015 was published as required by the proviso to sub -section 
( 1) of the Section 10 of the Maharashtra Municipal Councils , Nagar Panchayats and Industrial Townships 
Act, 1965 , for information of the residents of the Arjuni Nagar Panchayat and after carefully considering 
the objections are received by me in respect of the said draft order , I, Collector of Gondia District in 
exercise of the powers conferred on meby sub - section ( 1) of Section 10 of the said Act, hereby make the 
following order namely : 


ORDER 


No . Collr .Gon -MUN -WS -497 - 2015 . 


Whereas, the Commissioner and Regional Director of Municipal Administration , Nagpur Division , 
Nagpur by his Order No . MUN - 19 ( 3 ) CR -48 / 2015 , dated 08 -09 - 2015 issued under sub - section ( 2 ) of 
Section 10 of the Maharashtra Municipal Councils Nagar Panchayats and Industrial Townships Act, 
1965 (Mah . XL of 1965) has fixed for Arjuni Nagar Panchayat the number of councillors to be elected and 
the number of seats to be reserved for the Scheduled Castes , Scheduled Tribes and Backward Class of 
Citizens and Women (including the number of seats reserved for women belonging to the Scheduled 
Castes , the Scheduled Tribes and the Backward Class of Citizens) as shown below : 

( 1) The number of Councillors to be elected 
( 2 ) The number of Seats to be reserved — 

(a ) For the Scheduled Castes 
(b ) For the Scheduled Tribes 

(c ) For the Backward Class of Citizens 
( 3 ) The total number of seats reserved for Women . . 

(including the number of seats to be reserved for Women 
belonging to the Scheduled Castes, Scheduled Tribes 

and Backward Class of Citizens). 
(4 ) Out of seats at serial number (3 ), the number of seats reserved 

for Women belonging to the Scheduled Castes , Scheduled 
Tribes and Backward Class of Citizens from amongst the 
seats reserved for Scheduled Castes , Scheduled Tribes and 
Backward Class of Citizens as shown in item at serial number 
(2 )(a ), (b ) and (c ) respectively are as under : 

(a ) For the Scheduled Castes 
(b ) For the Scheduled Tribes 

(c ) For the Backward Class of Citizens 
(5 ) Number of seats reserved for Women as General Category . . 

[Number of seats at Serial Number (3 ) minus number of seats at 
Serial Number (4)]. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग एक - अ नागपूर विभागीय पुरवणी , सप्टेंबर ९ , २०१५/ भाद्रपद १८ , शके १९३७ 


2 . Now , therefore , in exercise of the powers conferred on meby Order No . MNP - 2004 -CR - 34 / W - 06 
dated 17 " September 2004 of the State Election Commissioner, Maharashtra read with sub - section ( 1) 
of Section 10 of the Maharashtra Municipal Councils , Nagar Panchayats and Industrial Townships Act, 
1965 (Mah . XL . of 1965). I the Collector of Gondia District hereby fix the number and extent of the wards 
into which the said Nagar Panchayat area shall be divided and specify the wards in which seats shall be 
reserved for the Scheduled Castes , Scheduled Tribes , the Backward Class of Citizens and Women (in 
cluding women belonging to the Scheduled Castes , Scheduled Tribes , the Backward Class of Citizens) as 
the case may be, as shown in the Schedule to this order . 

3 . This Order shall take effect for the purpose of the next General Elections held immediately 
following the date of this Order . 


SCHEDULE 


Boundaries of Prabhag 


Prabhag Prabhag 

No . Name 


Whether seat is reserved 

and if so , for whom 
S . C . / S . T . / B . C . C . & Women 

(including S . C . S . T . 
B . C . Citizens Women ) 
as case may be 

( 4 ) 


(1) 


(2 ) 


( 3 ) 


1 


Ward 
No. 1 


Scheduled Castes 

(Women ) 


Ward 
No . 2 


Scheduled Castes 

(Women ) 


North — From forest depot Sakoli road to Birsa Munda 

Proposed Land . 
East From Birsa Munda Proposed land to Dhanaji 

Masram to Hemraj Wanjari to Uttam Badole to 
Mukharu Shahare to Bhimrao Dongarwar to Petrol 

Pump to Canal. 
South — From Petrol Pump Canal to New Court to Navaji 

Shahare house. 
West - From Navaji Shahare to Rural Hospital to Terser 

Industries to Forest Depot Sakoli Road . 
North — From Malta Dalal to Metarsing Tak to Yashodabai 

Eskape to Laxman Balbude house . 
East - From Laxman Balbudhe to Ramesh Bhagyavant 

to Vithoba Borkar to Dhangaye to Railway 

Crossing Canal. 
South — From Railway Crossing Canal to Anand Jaiswal 

Road . 
West - From Anand Jaiswal Road to Bajirao Tulashikar 

to Maltabai Dalal house. 
North — From Chandrabhan Nimbarte to Kapgate Petrol 

Pump to Anandrao Shahare house . 
East - From Anandrao Shahare house to Sakharam Zole 

house . 
South — From Sakharam Zole house to Sanjay Bahekar 

to Vinayak Dakhane house . 
West - From Vinayak Dakhane house to Taluka Agri. 

Office to Sampat Kathane to Chandrabhan 

Nimbarte house . 
North — From Kantabai Paulzagade house to Laxmikant 

Shendre to Borkar Sir to Narendra Khobragade 

house . 
East From Narendra Khobragade house to Kamla 

Khobragade to Shiva Meshram to Raghunath 

Lonare to Canal . 
South — From Canal to Shanti Prasad Patankar to Kohmara 

Road Canal. 
West - From Kohmara Road Canal to Raju Sonwane to 

Dyaneshwar Bagade to Kantabai Paulzagade house . 


General 


Ward 
No . 3 


4 


Ward 
No . 4 


Scheduled Tribes 

(Women ) 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग एक - अ नागपूर विभागीय पुरवणी , सप्टेंबर ९ , २०१५/ भाद्रपद १८ , शके १९३७ 


SCHEDULE — contd . 


(1 ) 


(2) 


( 3 ) 


( 4 ) 


5 


Ward 
No . 5 


Backward Class of 
Citizens (Women ) 


General (Women ) 


Ward 
No. 6 


7 


General 


Ward 
No . 7 


Ward 
No . 8 


North — From Hemant Bhandarkar house to Pashine to 

Canal to Purohit Farm Yard . 
East - From Purohit Farm Yard to Shitala Mata Temple 

to Anganwadi. 
South , From Anganwadi to Ajay Pashine house to 

Saraswati Vidyalaya to Kharedi -Vikri. 
West - From Kharedi- Vikri to Raman Chandak to Rakesh 

Lanje to Hemant Bhandarkar . 
North — From Sakoli Road Canal crossing to behind of 

Hemant Bhandarkars house to Manoj Agarawal 

Godown . 
East - From Manoj Agarawal Godown to Namdev Kapgate 

to Shahare Complex to Gowardhan Hatzade house. 
South — From Gowardhan Hatzade house to Khune Sir to 

Yadorao Hukare house . 
West - From Yadorao Hukare house to Shendre to Sakoli 

Road Canal. 
North — From Rahimbhai Pathan house to Z . P . School to 

New Bus Stop . 
East - From New Bus Stop to Irrigation Department to 

Purushottam Ghatbandhe house . 
South — From Purushottam Ghatbandhehouse to Bhusan 

Lonare to Ramji Bagade to Pradip Kesalkar house . 
West - From Pradip Kesalkar to Vishwanath Shahare to 

Anil Nakade to Godown Colony to Rahimkhan 

Pathan house . 
North — From Ambedare house to Muralidhar Damle to 

Chandewar house . 
East - From Chandewar house to Bhaurao Lede to 

Anandrao Dongare to Swaraj Tractors Agency . 
South — From Swaraj Tractors Agency to Tirpude Sir to 

Chandewar house . 
West - From Santosh Chandewar house to Manohar 

Meshram to Ambedare house. 
North — From Tadgaon Road Canal crossing to New Moon 

School to Vishwanath Lanje to Mohan Bhajipale 
to Laxman Shahare to Santosh Chandewar Shop 
Chal to Post Office to Yuvraj Meshram to 

Vasantrao Navkhare house . 
East - From Vasantrao Navkhare house to Eknath Raut 

to Deshmukh Sir to Mahendra Nandagawali 

house. 
South — From Mahendra Nandagawali house to Dunedar 

Police to Rice Mill. 
West - From Rice Mill to Tadgaon Road Canal Crossing. 
North — From Bajirao Uparikar house to Manapure to Rajiv 

Shaha house . 
East From Rajiv Shaha house to Lata Kapgate to 

Pustode to Ashok Kapgate to Manda Rahangadale 

to Rajkumar Sangole house . 
South — From Rajkumar Sangole house to Shahare Sir to 

Lonare Sir to Ashok Kamble . 
West - From Ashok Kamble house to Kapgate to Bhaurao 

Kapgate to Tikaram Parasuramkar to Bajirao 
Uparikar house . 


Scheduled Castes 

(Women ) 


Ward 
No. 9 


General (Women ) 


10 


Ward 
No . 10 


Backward Class of 

Citizens 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग एक - अ नागपूर विभागीय पुरवणी , सप्टेंबर ९ , २०१५/ भाद्रपद १८ , शके १९३७ ।। 


(1) 
11 


(2) 
Ward 
No . 11 


Backward Class of 
Citizens (Women ) 


R 


12 


Ward 
No . 12 


General 


13 


Ward 
No. 13 


Backward Class of 

Citizens 


SCHEDULE - contd . 

(3) 
North — From The D . Co . of Bank to Old Bus Stop to 

Railway crossing . 
East - From Old Bus Stop Railway Crossing to 

Purushottam Ghatbhande to Tawashi Road Bodi. 
South — From Tawashi Road Bodi to Dongarwar Sir to 

Mangala Khandait house . 
West From Mangala Khandait House to Vaman Yerane 

to Manohar Hukare to Shila Patel to Anil Jaiswal 
Shop to Anand Dairy to Mandogane Complex to 

D .Co -op . Bank . 
North — From Railway Crossing to Margaye Kirana 

Miscellaneous Shop to S Kumar Printing Press to 

Chandak Gas Agency to Hanuman Temple . 
East , From Hanuman Temple to Jagdish Bhoyar to 

Gandhi house to Liladhar Parvate to Sudhakar 

Walkes house . 
South — From Sudhakar Walkes house to Shahare Sir to 

SSJ College Railway . 
West - From SSJ College Railway to Railway Crossing. 
North From Navlakhes house to Lodhi Bhavan Chal to 

Kalpana Chandel to Umrao Rathod to near Z . P . 
School to Naresh Vavres house to Rahul Joshi s 

house to Rameh Kapgate house. 
East , From Ramesh Kapgate House to Amrutaji Logade 

House . 
South — From Amrutji Logades House to Tikaram Borkar 

to near Z . P . School to Naresh Vavre to Madhukar 

Audut House to Dakram Pustodes house . 
West From Dakaram Pustodes house to HardayalGupta 

to Javani Collection . 
North From Arun Pashine to Motiram Bagde house . 
East - From Motiram Bagades house to Hatzade Chal to 

Ghanshayam Hatzade to Anand Medical to 

Mangaru Neware House . 
South — From Mangaru Neware House to Asaram Madavi 

to Lulkaran Chitlange to Anil Pashine house. 
West - From Anil Pashines house to Arun Pashine house. 
North — From Dindayal Nagpure house to Kamalabai Parihar 

to Naresh Chandewar to Shakuntala Chavhan 

house . 
East , From Shakuntala Chavhan house to Haribhau 

Shahares house . 
South — From Haribhau Shahare house to Sunanda 

Shahare to Tejram Shahare to Gyaniram Sakhare 

to Damodhar Sangole house . 
West - From Damodhar Sangole house to Dindayal 

Nagpure house . 
North — From Jitendra Kale to Santosh Yawalkar house . 
East - From Jitendra Kale house to Bhimsen Dev to 

Prabhu Hatzade house . 
South - From Prabhu Hatzade house to Vishwanath 

Pendam to Sudhakar Jambhulkar house. 
West From Santosh Yawalkar house to Vasudeo Kapgate 

to Daulat Hatzade to Nilesh Mungmode to Z .P . School 
to Baba Shende to Rajan Paliwal to Gopal Shahare 
to Vitthal Gahane to Prabhu Hatzade house . 


Ward 
No. 14 


Scheduled Tribes 


15 


Ward 
No . 15 


Scheduled Castes 


16 


Ward 
No . 16 


Backward Class of 
Citizens (Women ) 


1- 546 -34 - 90 ( 9 & 34 ) 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग एक - अ नागपूर विभागीय पुरवणी , सप्टेंबर ९ , २०१५/ भाद्रपद १८ , शके १९३७ 


SCHEDULE - contd . 


(1) 


( 2) 


( 3 ) 


( 4 ) 


Scheduled Castes 


Ward 
No . 17 


North — From Mayabai Shahare to Padam Shahare to 

Krushna Shahare to Rohidas Shahare house . 
East , From Rohidas Shahare House to Vinayak Shahare 

to Ratiram Shende to Ajay Dongarwar to Police 
Patil to Bouddha Vihar to Devaji Kohale to Rajan 

Paliwal house. 
South From Rajan Paliwal house to Vinod Jambhulkar 

to Purushottam Lanjewar house. 
West From Purushottam Lanjewar house to Mayabai 

Shahares house. 


Gondia : 
Dated the 9th September 2015 . 


Dr. VIJAY SURYAWANSHI, 

Collector, Gondia . 


भाज १ - अ ( असा .) (-TI. वि . पु .) म . शा . रा ., अ. ज . १३६ . 


जिल्हाधिकारी , यांजकडून 


राज्य निवडणूक आयोग , महाराष्ट्र यांचेकडून आदेश क्रमांक मनप- २००४-प्र .क्र .३४- का - ०६, दिनांक १७- ९- २००४ अन्वये प्रदान केलेल्या अधिकारांचा 
वापर करून महाराष्ट्र नगर परिषदा , नगर पंचायती व औद्योगिक नगरी अधिनियम , १९६५ ( १९६५ चा महा. ४० वा ) ( यापुढे सदर “ उक्त अधिनियम ” म्हणून 
संबोधित केलेला ) चे कलम १० पोट- कलम ( १) खाली गोंदिया जिल्ह्याचा जिल्हाधिकारी निम्नोक्त आदेशाच्या अनुसूचित दर्शविल्याप्रमाणे गोरेगाव नगर 
पंचायत जितक्या प्रभागामध्ये विभागण्यात येईल त्या प्रभागाची संख्या व त्यांची व्याप्ती निश्चित करण्याचे आणि ज्या प्रभागामध्ये अनुसूचित जाती, अनुसूचित 
जमाती आणि नागरिकांच्या मागासवर्गासाठी जागा राखून ठेवण्यात येतील ते प्रभाग आणि त्याचप्रमाणे स्त्रियांसाठी ( अनुसूचित जाती , अनुसूचित जमाती 
आणि नागरिकांच्या मागासवर्गीय स्त्रियांसह ) जागा राखून ठेवण्यात येतील ते प्रभाग दर्शविणारा क्रमांक कक्ष- १२ एम . यु . एन .- १९ ( ३)सिआर ४९ - २०१५ , 
दिनांक १२ ऑगस्ट २०१५ च्या आदेशाचा प्रारुप मसुदा महाराष्ट्र नगर परिषदा, नगर पंचायती व औद्योगिक नगरी अधिनियम , १९६५ ( १९६५ चा महा . ४० वा ) 
च्या कलम १० पोट -कलम ( १) च्या परंतुकामध्ये निश्चित केलेल्या पध्दतीप्रमाणे उक्त नगर पंचायत क्षेत्रातील रहिवाशांना माहितीसाठी प्रसिध्द करण्यात 
आला होता. त्यास अनुसरून आलेल्या हरकतींचा सर्वंकष विचार करून मी , गोंदिया जिल्ह्याचा जिल्हाधिकारी , उक्त अधिनियमाच्या कलम १० पोट- कलम 
( १) अन्वये प्रदान केलेल्या अधिकाराचा वापर करून निम्नोक्त आदेश देत आहे . 


आदेश 


क्रमांक जिकागों- नपाप्र- कावि- ४९८- २०१५. 


ज्याअर्थी, महाराष्ट्र नगर परिषदा , नगर पंचायती व औद्योगिक नगरी अधिनियम , १९६५ ( १९६५ चा महा . ४० वा ) च्या कलम १० पोट -कलम ( २) अन्वये 
आयुक्त तथा प्रादेशिक संचालक , नगरपालिका प्रशासन , नागपूर विभाग, नागपूर यांचे पत्र क्रमांक एम . यु.एन - १९( ३ )-सिआर ४९- २०१५, दिनांक ०८ -०९ - २०१५ 
च्या आदेशान्वये त्यांनी गोरेगाव नगर पंचायतीच्या बाबतीत खाली दर्शविल्याप्रमाणे निवडावयाच्या सभासदांची संख्या , अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती व 
नागरिकांचा मागासवर्ग यांच्यासाठी राखून ठेवावयाच्या जागा व स्त्रियांसाठी ( अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती व नागरिकांच्या मागासप्रवर्गाच्या स्त्रियांसाठी 
राखून ठेवावयाच्या जागा धरुन ) ठेवावयाच्या जागा निश्चित केलेल्या आहेत . 

( १ ) निवडावयाच्या सदस्यांची एकूण संख्या . 


( २) अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती व नागरिकांचा मागासवर्ग यांच्यासाठी राखून ठेवावयाच्या जागांची संख्या . . 

( अ) अनुसूचित जाती 
( ब ) अनुसूचित जमाती 


( क ) नागरिकांचा मागास प्रवर्ग 


( ३) स्त्रियांसाठी ( अनुसूचित जाती , अनुसूचित जमाती व नागरिकांचा मागासवर्ग यांच्यासाठी राखून 


ठेवावयाच्या जागा धरून ) 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग एक- अ नागपूर विभागीय पुरवणी , सप्टेंबर ९ , २०१५ / भाद्रपद १८ , शके १९३७ 


३९ 


( ४ ) उपरोक्त (३ ) पैकी वरील क्रमांक २ ( अ ), (ब ) व ( क ) येथील जागामध्ये अनुसूचित जाती , 

अनुसूचित जमाती व नागरिकांचा मागासप्रवर्गाच्या स्त्रियांसाठी राखून ठेवावयाच्या जागांची 
संख्या खालीलप्रमाणे राहील . 
( अ) अनुसूचित जाती 
(ब) अनुसूचित जमाती 

( क ) नागरिकांचा मागास प्रवर्ग 
( ५ ) स्त्रियांसाठी सर्वसाधारण जागा म्हणून राखून ठेवावयाच्या जागांची संख्या ( अनुक्रमांक ३ 

समोरील नमूद केलेल्या जागा वजा ( ४ ) समोरील नमूद केलेल्या जागा .) 
२. त्याअर्थी, आता , राज्य निवडणूक आयुक्त , महाराष्ट्र यांचेकडील आदेश क्र , मनप- २००४- प्र. क्र .३४ - का - ०६, दिनांक १७-९ - २००४ व महाराष्ट्र 
नगर परिषदा , नगर पंचायती व औद्योगिक नगरी अधिनियम , १९६५ चे कलम १० पोट-कलम १ अन्वये प्राप्त झालेल्या प्राधिकारांचा वापर करून मी , गोंदिया 
जिल्ह्याचा जिल्हाधिकारी याद्वारे उक्त नगर परिषद क्षेत्र जितक्या भागात विभागण्यात येईल त्या प्रभागाची संख्या त्यांची व्याप्ती या आदेशाच्या अनुसूचीमध्ये 
दर्शविल्याप्रमाणे निश्चित करीत असून ज्या प्रभागामध्ये अनुसूचित जाती , अनुसूचित जमाती व नागरिकांचा मागासवर्ग यांच्यासाठी व स्त्रियांसाठी ( अनुसूचित 
जाती, अनुसूचित जमाती व नागरिकांच्या मागासवर्गस्त्रियांसह ) जागा राखून ठेवण्यात येतील ते प्रभाग निर्दिष्ट करीत आहे . 

३. या आदेशाच्या तारखेच्या निकट नंतरच्या पुढील सार्वत्रिक निवडणुकीच्या प्रयोजनार्थ हा आदेश अंमलात येईल . 


अनुसूची 


प्रभागाच्या व्याप्ती 


प्रभाग 
क्रमांक 


प्रभागाचे नाव , 
असल्यास 


जागा राखीव असल्यास , 

कोणासाठी 
जसे अनु . जाती/ 
अनु . जमाती/ नागरिकांच्या 
मागासवर्गासाठी व स्त्रियांसाठी 
( अनु . जाती/ अनु. जमाती/ 
नागरिकांच्या मागासवर्ग 
स्त्रियासांठी धरुन ) 


नागरिकांचा मागास प्रवर्ग 


उत्तर : होलराज कान्हू कटरे यांचे घर क्र . ११० . 
पूर्व : प्रेमलाल चुन्नीलाल कटरे यांचे घर क्र . ८८ . 


दक्षिण : चंद्रशेखर कटरे ते मनिराम कटरे घर क्र . ३२ ते ३९ . 


पश्चिमः परमेश्वर गणपत बिसेन ते सावलसिंग भैयालाल पटले घर क्र . ७१ ते ८१ पर्यंत . 


सर्वसाधारण ( महिला ) 


उत्तर : हिरडामाली रस्ता ते पुनर्वसन शाळा ते झिंगर सयाम यांचे घरापर्यंत . 
पूर्व : झिंगर सयाम यांचे घर ते नहराचे काठानी चौरागडे पेट्रोल पम्प ते शकुन्तला 

अगडे यांचे शेत जमीनपर्यंत . 


दक्षिण : शकुन्तला अगडे यांचे शेत जमीन ते सेवकराम नेवारे यांचे घर ते राजाराम 

राऊत यांचे घरापर्यंत . 
पश्चिमः राजाराम राऊत यांचे घरापासून ते ठाकर टेलर्स चे घर ते छबीलाल रहांगडाले 

यांचे घर ते हिराडामाली जाणारा रस्ता . 


उत्तर : चैतराम येल्ले , बालकृष्ण येल्ले घरापर्यंत . 


अनुसूचित जमाती 


पूर्व : घर क्र . १५ ते ९ शकुन्तला अगडे यांच्या घरापर्यंत . 
दक्षिण : पांगोली नदीकडे जाणारा रस्ता. 


पश्चिमः देवराव चौधरी, श्रावण हरिणखेडे यांच्या घरापर्यंत . 


४० 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग एक - अ नागपूर विभागीय पुरवणी, सप्टेंबर ९ , २०१५ /भाद्रपद १८ , शके १९३७ 


अनुसूची - चालू 


(२ ) 


( ३ ) 


( ४) 


नागरीकांचा मागास प्रवर्ग 

( महिला) 


उत्तर : घर क्रं . ३२ इसुलाल हरलाल कटरे . 
पूर्व : महाजन नगर कडे जाणारा रस्ता . 
दक्षिण : घर क्रं . १३४ बलीराम नारायण ठाकूर . 
पश्चिम: गोंदिया ते कोहमारा रस्ता . 


अनूसूचित जमाती ( महिला ) 


नागरीकांचा मागास प्रवर्ग 


सर्वसाधारण 


उत्तर : पुरगाव रस्ता 
पूर्व : रेल्वे लाईन 
दक्षिण : नवनिर्मित रेल्वे पॉवर हॉऊस पर्यंत 
पश्चिमः नहर 
उत्तर : हलबीटोला जाणारा रस्ता , शेती , बघेले यांचे घर , कोसमे टेलर्स , चौहान सर 

यांचे घर . 
पूर्व : बाबा बोपचे यांचे घरापासून ते भादू चाचेरे यांचे घरा पर्यंत , पिसे किराणा 

दुकाना पासून ते व्यासमुनी पूतळा पर्यंत , अशोक मेश्राम यांचे घरा पासून पुढे 

खुली जागा 
दक्षिण : श्री . अशोक मेश्राम यांचे घरा पासून ते श्री भावे यांचे घरा पर्यंत , श्री . भावे यांचे 

घर ते श्री डॉ . तुरकर यांचे घरा पर्यंत पवन तलावाची पाळ व खुली शेती . 
पश्चिमः रेल्वे लाईन ते उत्तरेकडील हलबीटोला रस्ता . 
उत्तर : श्री दादू चाचेरे यांचे घरा पासून ते श्री हगरु कोहळे यांचे घरा पर्यंत 
पूर्व : घ . क्र . श्री . हगरु कोहळे यांचे घरा पासून श्री सतीश पारधी किराणा 

दुकाना पर्यंत . 
दक्षिण : श्री . सतीश पारधी यांचेकिराणा दुकाना पासून ते श्री . रेवा रहांगडाले किराणा 

दुकान ते श्री भैय्यालाल खोब्रागडे यांचे घरा पर्यंत . 
पश्चिमः श्री . भैय्यालाल खोब्रागडे यांचे घरा पासून ते श्री नरेश पान दुकान , पारबताबाई 

काठेवार यांचे घरापंत पारबताबाई काठेवार यांचे घरा पासून ते श्री . दादू चाचेरे 

यांचे घरा पर्यंत . 
उत्तर : प्रगणक गट क्रमांक -८६/ २ मधील घर क्रमांक- १०० जल्दार शेख ते प्रगणक 

गट क्रमांक- ८६ / १ घर क्रमांक - १ धनवंता कटरे यांचे घरा पर्यंत . 
पूर्व : धनवंता कटरे यांचे घरा पासून श्री नामदेव रहांगडाले यांचे घरा पर्यंत . 
दक्षिण : श्री . नामदेव रहांगडाले यांचे घरा पासून ते श्री . प्रेमलाल अगळे च्या घरा पासून 

ते चांभार बोडी चे पाळी पर्यंत . 
पश्चिमः पश्चिम चांभार बोडी ची पाळ ते रोहीदास पुतळा ते जल्दार शेख च्या 

घरा पर्यंत . 
उत्तर : श्री . बाजीराव धमगाये यांचे घरा पासून ते विश्वनाथ देशमुख यांचे घरा पर्यंत . 
पूर्व : श्री . विश्वनाथ देशमुख यांचे घरा पासून ते चांभार बोडीची पाळ , खाली शेती , 

श्री . देवराव टेभुर्णीकर यांचे घर . 
दक्षिण : साईबाबा पूतळा ते श्री राऊत घर , श्री . देवराव टेभुर्णीकर यांचे घरापासून 

श्री . अरविंद जायस्वाल यांचे घरा पर्यत , श्री अरविंद जायस्वाल यांचे घरापासून 

ते श्री वासुदेवे बोरसरे यांचे घरा पर्यंत 
पश्चिमः श्री वासुदेव बोरसरे यांचे घरा पासून ते पाणी टंकी पर्यत ते श्री . देवराज पारधी 

यांचे घरापासून ते श्री बाजीराव धमगाये यांचे घरा पर्यत . 
उत्तर : पवन तलावाची पाळ ते विठाबाई मलेवार यांचे घरा पर्यंत . 
पूर्व : विठाबाई मलेवार यांचे घरा पासून ते श्री . गजबे यांचे घरा पर्यंत , श्री . गजबे 

यांचे घरापासून ते श्री कोदुजी मोहनाकर यांचे घरा पर्यंत , श्री . कोदूजी 
मोहनकर यांचे घरा पासून ते चांभार बोडी व बाजाराची खुली जागा , समाज 
मंदीर जवळील विहीर . 


सर्वसाधारण 


सर्वसाधारण ( महिला ) 


सर्वसाधारण 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग एक - अ नागपूर विभागीय पुरवणी , सप्टेंबर ९ , २०१५/ भाद्रपद १८ , शके १९३७ 


४१ 


अनुसूची- चालू 


( १) 


(२) 


( ३) 


दक्षिण : समाज मंदीर जवळील विहीरी पासून ते श्री करवडे बाबू यांचे घरा पर्यंत . 


पश्चिमः श्री करवडे बाबु यांचे घरा पासून साई बार ते पवन तलावाची पाळ . 


उत्तर : पवनतलाव . 


अनूसूचित जाती ( महिला ) 


पूर्व : डॉ . रुस्तम येळे यांचे घरा पासून ते गणेश जैन मेडीकल दुकाना पर्यंत . 


दक्षिण : गणेश जैन मेडीकल दुकाना पासून ते रेल्वे लाईन पर्यंत . 


पश्चिमः रेल्वे लाईन . 


उत्तर : नवनिर्मीत रेल्वे पावर हाउस पासून ते श्री खोब्रागडे यांची शेती . 


सर्वसाधारण ( महिला ) 


पूर्व : नवनिर्मीत रेल्वे पावर हाउस ते रेल्वे लाईन , रेल्वे स्टेशन , श्री . वंसत मौजे यांचे 

घरा पासून ते जंगला पर्यंत . 


दक्षिण : श्री वंसत मौजे यांचे घरा मागील जंगल भाग ते चंद्रपूरटोली तलावाची पाळ . 


पश्चिमः चंद्रपूरटोली तलावाची पाळ ते श्री कमलानंद तुरकर यांचे घरा पासून ते 

सेवंताबाई मस्के यांचे घर , श्री . खोब्रागडे यांचे शेती पर्यंत . 


उत्तर : रेल्वे लाईन ते बस स्टॅड , हनुमान मंदीर . 


सर्वसाधारण 


पूर्व : हनुमान मंदीर ते गणेश मंदीर ते श्री डोंगरे वेल्डींग दुकान ( सेवा सहकारी 

संस्था) . 


दक्षिण : डोंगरे वेल्डींग दुकान ते श्री शालीकराम भोयर यांचे घरा पर्यंत . 


पश्चिमः श्री शालीकराम भोयर यांचे घरा पासून ते श्री गणेश रहांगडाले यांचे घरा पर्यंत 

ते रेल्वे लाईन . 


ob 


अनूसूचित जाती 


उत्तर : डॉ . देशमुख यांचे घरा पासून ते बौध्द समाज मंदीर , श्री मनोज चौधरी यांचे 

घर ते श्री ओमराज रामजी मेश्राम यांचे घरा पासून ते श्री अब्दुल करीम सैय्यद 
यांचे घरा पर्यंत . 


पूर्व : श्री देवराज टेंभुर्णीकर यांचे घरा पासून ते जि . प . प्राथमिक शाळा ते 

खाली शेती . 


दक्षिण : खाली शेती ते श्री पुरणलाल पटले यांचे घर ते येरोला बार . 


पश्चिमः येरोला बार ते डॉ . देशमुख यांचे घरा पर्यंत . 


उत्तर : को . ऑपरेटीव बँक ते रायकवार सर यांचे घर ते पुढे शेती . 
पूर्व : शेती ते श्री गुणीलाल बघेले यांचे घरा पर्यंत ते पाण्याच्या टांकी पर्यंत व 

तहसिल कार्यालय . 


नागरीकांचा मागास प्रवर्ग 

( महिला ) 


दक्षिण : तहसिल कार्यालयाचा मागील भाग . 


पश्चिमः तहसिल कार्यालयाचा मागील भाग ते पोलीस स्टेशन क्वार्टर्स ते हनुमान मंदीर 

ते ( दुर्गा मंदीर जवळील ) गणेश मंदीर ते गोकुल हॉटेल ते को . ऑपरेटीव बँक . 


उत्तर : श्री प्रेमलाल भेलावे यांचे घरा पासून ते श्री शरद मेश्राम यांचे घरा पर्यंत . 


नागरीकांचा मागास प्रवर्ग 

( महिला ) 


पूर्व : श्री शरद मेश्राम यांचे घरा पासून ते इंदिरा नगर येथील श्री संजय खरवडे यांचे 

घरा पर्यंत . 


ना - एक - अ - ११ ( १६३५ ) 


४२ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग एक - अ नागपूर विभागीय पुरवणी, सप्टेंबर ९ , २०१५ / भाद्रपद १८ , शके १९३७ 


अनुसूची - चालू 


दक्षिण : श्री संजय खरवडे यांचे घरा पासून ते धानुजी हरीणखेडे यांचे घरा पर्यंत . 


पश्चिमः श्री धानुजी हरीणखेडे यांचे घरा पासून ते श्री राजु नरोले यांचे घरा पासून ते 

( आरती राईस मील जवळील ) अग्रवाल यांचे रिकामे घर ते श्री प्रेमलाल भेलावे 
यांचे घरा पर्यंत . 


सर्वसाधारण ( महिला ) 


उत्तर : रेल्वे लाईन पासून रुखमा उईके यांचे घरा पासून ते श्री अशोक बघेले यांचे घर 

ते श्री विलास गजभिये यांचे घरा पर्यंत , खुली जागा. 


पूर्व : खुली जागा ते आरती राईस मील ते शिव मंदीर ते खुली जागा . 


दक्षिण : खुली जागा ते श्री जियालाल साखरे यांचे घर . 


पश्चिमः रेल्वे लाईन . 


गोंदिया : 


डॉ विजय सुर्यवंशी , 
जिल्हाधिकारी , गोंदिया . 


दिनांक ९ सप्टेंबर २०१५ . 


भाज १ - अ ( असा .) (- गा . वि . पु .) म . शा . रा. , अ . > . १३७ 


BY COLLECTOR 


__ In exercise of the powers conferred on me, by Order No . MNP- 2004/ CR- 34 / W - 6 Dated 17th September 
2004 of the State Election Commissioner, Maharashtra , the draft order fixing the number of seats to be 
elected and the extent of the wards into which the said Nagar Panchayatarea of the Nagar Panchayat to be 
divided and wards to be reserved for Scheduled Castes , Scheduled Tribes , Backward class of citizen and 
Women ( including women belonging to the Scheduled castes , Scheduled Tribes and the backward class 
fo citizens) as the case may be, as shown in the Schedule to the Draft Order , bearing No . Desk - XII /MUN 
19 ( 3 ) -CR -49 - 2015 dated 12 -08 - 2015 was publihsed as required by the proviso to sub - section ( 1) of the 
Section 10 of the Maharashtra Municipal Council, Nagar Panchayats and Industrial Townships Act, 1965 , 
for information of the residents of the Goregaon Nagar Panchayat; and after carefully considering the 
objections received by me in respect of the said draft order , I, Collector of Gondia district in exercise fo 
the powers conferred on me by sub - section ( 1) of Section 10 of the said Act, hereby make the following 
order namely : 


ORDER 


No. Collr . Gon -MUN -WS -498 - 2015 . 


WHEREAS , the Commissioner and Regional Director of Municipal Administration , Nagpur 
Division, Nagpur by his order No . MUN- 19( 3 )CR- 49 / 2015 dated 08- 09 - 2015 issued under Sub- section ( 2 ) 
of Setion 10 of theMaharashtra Municipal Council Nagar Panchayat and Industrial Township Act, 1965 
(Mah . XL of 1965 ) has fixed for Goregaon Nagar Panchayat the number of concillors to be elected and the 
number of seats to be reserved for the Scheduled Caste , Scheduled Tribes and Backward Class of citizen 
and Women (including the number of seats reserved for women belonging to the Schedule Castes , the 
Scheduled Tribes and Backward class of citizens) as shown below : 

(1 ) The number of Councillors to be elected 
( 2 ) The number of Seats to be reserved - 

(a ) For the Scheduled Castes 
( b ) Forthe Scheduled Tribes 
(c) For the Backward Class of Citizens 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग एक - अ नागपूर विभागीय पुरवणी , सप्टेंबर ९ , २०१५/ भाद्रपद १८ , शके १९३७ 


83 


09 


( 3 ) The total number of seats reserved for Women . . 

(including the number of seats to be Reserved for Women 
belonging to the Scheduled Castes , Scheduled Tribes 

and Backward Class of Citizens). 
(4 ) Out of seats at serial number (3 ), the number of seats reserved 

for women belonging to the Scheduled Castes, Scheduled 
Tribes and Backward Class of Citizens from amongst the 
seats reserved for Scheduled Castes , Scheduled Tribes and 
Backward Class of Citizens as shown in item at serial number 
(2 )(a ), (b ) and (c ) respectively are as under : 

(a ) For the Scheduled Castes 
(b ) For the Scheduled Tribes 

(c) For the Backward Class of Citizens 
(5 ) Number of seats reserved for Women as General category . . 

[Number of seats at Serial Number (3) minus number of seats at 
Serial Number (4 )]. 


2 . NOW THEREFORE , in exercise of the powers conferred on me by Order No . MNP - 2004 -CR - 34 / W 
06 dated 17 September 2004 of the State Election Commissioner , Maharashtra read with sub - section 
( 1 ) of Section 10 of the Maharashtra Municipal Council , Nagar Panchayats and Industrial Township Act, 
1965 (Mah . XL. of 1965). I Collector ofGondia District hereby fix the number and extent ofthe wards into 
which the said Nagar Panchayat area shall be divided and specify the wards in which seats shall be 
reserved for the Schedule Castes , Scheduled Tribes , the Backward class of Citizens and Women (includ 
ing women belonging to the Schedule Caste , Schedule Tribes , the Backward class of Citizens) as the 
case may be, as shown in the Schedule to this order . 

3 . This Order shall take effect for the purpose of the next General Elections held immediately 
following the date of this Order . 


SCHEDULE 


Boundries of Prabhag 


Prabhag If to have 
No . Prabhag 

Name 


Whether seat is reserved 

and if so , for whom 
S . C / ST / B .C . C . & Women 

(including S . C . S . T . 
B . C . Citizens Women ) 

as case may be 


(1) 


(2) 


(3 ) 


(4 ) 


Backward Class of 

Citizens 


North — From Holraj Kanhu Katre house No . 110 . 
East - From Premlal Chunilal Katre house No . 88 . 
South — From Chandrashekhar Katre to Maniram Katre 

house No . 32 to 39 . 
West - Parmeshwar Ganpat Bisen to Savalsing Bhaiyalal 

Patle home No . 71 to 81. 


North — 


General (Women ) 


Hirdamali Road to Rehabilition School to Zingar 

Syam house . 
Zingar Syam house to canal side to Chouragade 
Petrol Pump to Shakuntala Agade Agricultural land . 


East - 


88 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग एक - अ नागपूर विभागीय पुरवणी , सप्टेंबर ९ , २०१५/ भाद्रपद १८ , शके १९३७ 


SCHEDULE - contd . 

(3) 


(1) 


(2) 


South — Shakuntala Agade Agricultural land to Sevakram 

Neware house to Rajaram Raut house . 
West - Rajaram Raut house to Thakur Tailors house to 

Chabilal Rahangdale house to Hirdamali Road . 


Scheduled Tribes 


North — Chatram Yele , Balkushna Yele home line. 
East , House No . 15 to 9 Sakuntala Agade home line. 
South — Road to Pangoli River . 
West , Devarao Chaudhari, Shravan Hairnkhede home 

line. 


North — House No. 32 , Isulal Harilal Katre. 
East , Going to Mahajan Nagar Road . 
South House No . 134 , Baliram Narayan Thakur. 
West , Gondia To Kohmara Road . 


Backward Class of 
Citizens (Women ) 


North — Puragon Road . 
East - Railway Line. 
South — Navnirmit Railway Power House . 
West - Canal (Nahar) 


Scheduled Tribes 

(Women ) 


Backward Class of 

Citizens 


North — Go to Halbitola Road , Shri Baghele , Kasame 

Tailors and Chouhan Sir house . 
East , From Baba Bopache house to Bhadu Chachere 

house , Pise Kirana Shop to Statue of Vyasmuni, 

Ashok Meshram house to vacant land . 
South — From Ashok Meshram to Shri Bhave house to 

Turkar House, Pavan Tank & open Agriculture land . 
West - Railway line to Halbitola Raod . 


General 


North — From Dadu Chachere to Hagaru Kohale house . 
East - Hagaru Kohale Kirana to Satish Pardhi Kirana 

shop . 
South Satish Parthi Kirana Shop to Bhaiyyalal 

Khobragade house . 
West Bhaiyyalal Khobragade house to Naresh Pan Shop 

and Parvatabai Kathewar house to Dadu Chachere 

house . 
North — E . B . 82 / 2 house No . 100 Jaldar Sheikh House to 

B . B . No. 86 / 1 house No. 1 Dhanwanta Katre house . 
East Dhanwanta Katre house to Namdeo Rahangadale 

house . 
South — Namdeo Rahangadale house to Premlal Agade 

house to Chambhar Bodi . 
West - Chambhar Bodi to Rohidas Statue to Jaldar Shekh 

house. . 


General 


General (Women ) 


North — Bajirao Dhangaye House to Vishwanath 

Deshmukh house . 
East - Vishwanath Deshmukh to Chambhar Bodi to 

Agricultural land & Devrao Tembhurnikar House. 
South — Saibaba Statue to Shri Raut house , 

Tembhurnikar house to Arvind Jayswal to Vasudeo 
Borsare house . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग एक - अ नागपूर विभागीय पुरवणी , सप्टेंबर ९ , २०१५/ भाद्रपद १८ , शके १९३७ 


84 


SCHEDULE - contd . 


(1) 


(2) 


( 3 ) 


General 


West , Vasudeo Borsare house to water tank to Dewaraj 

Pardhi to Dhangaye house. 
North Pawan Talaw to Vithabai Mallewar house . 
East , Vithabai Mallewar house to Gajbe house to Koduji 

Mohankar house to Chambhar Bodi & open land 

of Market & well near Samaj Mandir. 
South — Well near Samaj Mandir to Karwade babu house . 
West , Karwade babu house to Sai bar & Pawan tank 

( Bodichi Pal) 


Scheduled Caste 

(Women ) 


North — Pavan Talav . 
East - Dr. Rustam Yele house to Ganesh Jain Medical 

Shop . 
South , Ganesh Jain Medical Shop to Railway Line. 
West - Railway line. 


General (Women ) 


North — Newly constructed Railway Power House to 

Khobragade Agricultural land. 
East , Newly constructed Railway Power House to Rail 

way line, Railway Station & Vasant Mouje house 

to Forest. 
South — Behind Vasant Mouje house & Forest to 

Chandrapurtoli tank . 
West - Chandrapurtoli tank to Shri Kamlanand Turkar 

house To Sevantabai Maske house to Agricultural 
land of Khobragade . 


Cu 


13 


General 


North — Railway line to Bus Stand , Hanuman Mandir . 
East , Hanuman Mandir to Ganesh Mandir to Dongare 

Welding (Seva Sahkari Society ). 
South — Dongare Welding house to Salikaram Bhoyar 

House . 
West - Salikram Bhoyar house to Ganesh Rahangadale 

house to Railway line. 


Scheduled Caste 


North — Dr. Deshmukh house to Boudha SamajMandir , 

Manoj Choudhari house to Omaji Ramaji 

Meshram house to Abdul Karim Sayyad house . 
East Deoram Tembhurnikar house to Z . P . Primary 

School & Agricultural land . 
South — Agricultural land to Puranlal Patle house to Yerola 

Bar . 
West , Yeloral bar to Dr. Deshmukh house . 


FT- 546 -34 - 92 ( 9 & 34 ) 


8 € 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग एक - अ नागपूर विभागीय पुरवणी, सप्टेंबर ९ , २०१५ / भाद्रपद १८ , शके १९३७ 


SCHEDULE - contd . 


(1) 


(2) 


(3 ) 


(4) 


15 


Backward Class of 
Citizens (Women ) 


North — Co. Op . Bank to Raikwar Sir house & Agril . land . 
East , Agril. land to Gunnilal Baghele house to water tank 

& Tahsil Office . 
South — Behind Part of Tahsil Office . 
West — Behind Part of Tahsil Office to Police Station 

Quarter & Hanuman Mandir (Near Durga Mandir ) 
Ganesh Mandir to Gokul Hotel to Co -Op. Bank . 


16 


Backward Class of 
Citizens (Women ) 


North — Premlal Bhelave house to Sharad Meshram house . 
East , Sharad Meshram house to Indira Nagar Sanjay 

Kharvade house . 
South , Sanjay Kharvade house to Dhanuji Harinkhede 

house . 
West , Dhanuji Harinkhede house to Raju Narole (Aarti 

Rice Mill ) to Agrawal vacant house to Premlal 
Bhelave house . 


17 


General (Women ) 


North — Railway line to Rukhma Uikey house to Ashok 

Baghele house to Vilas Gajbhiye house to open 

land. 
East , Open land to Aarti rice mill to Shiv Mandir to 

open land. 
South — Open land to Jiyalal Sakhare house . 
West - Railway line. 


Gondia : 
Dated the 9th September 2015 . 


DR . VIJAY SURYAWANSHI 

Collector, Gondia . 


ON BEHALF OF GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATION , PRINTED AND PUBLISHED BY SHRI PARSHURAM JAGANNATH 
GOSAVI, PRINTED AT GOVERNMENTPRESS, CIVIL LINES , NAGPUR -440 001 AND PUBLISHED AT DIRECTORATE OFGOVERNMENT PRINTING , 
STATIONERY AND PUBLICATION , 21- A , NETAJI SUBHASH ROAD , CHARNI ROAD , MUMBAI 400 004 . 


